RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८ , २०१५ / चैत्र १२-१८ , शके १ ९३७ 


[ पृष्ठे ३२, किंमत : रुपये २०.०० 


. 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


CO -OPERATION MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , Dated the 27th February 2015 


NOTIFICATION 


No.Cotton- 2014/ CR- 66 / 10C . - Whereas , the Ministry of Agriculture, Department of 
Agriculture and Co -operation , Government of India has issued guidelines for Price Support 
Scheme ( PSS ) in May , 2014 , and ; 

Whereas , the Government of Maharashtra has issued a Notification Number Cotton - 2014 / 
CR -66 / 10C , dated 7th November 2014 in which the procurement period of cotton was declared 
as 15th November 2014 to 12th February 2015 ( 90 days ) and ; 

Whereas, the procurement of cotton is going on and there is demand from farmers to 
procure cotton beyond 12th February 2015 . 

Now , therefore in pursuance of the above and in the interest of the farmers the period of 
cotton procurement is extended till the CCI continues their procurement of cotton . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUDHIRKUMAR GOEL , 
Addl. Chief Secretary to Government . 


भाग चार ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १ ९ ३७ 


पुढील अधिसूचना इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


३ 


मंगळवार, मार्च ४ , २०१४ / फाल्गुन १३, शके १९ ३५ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 


बांधकाम भवन, २५ , मर्झबान पथ , फोर्ट , मुंबई-४००००१. 

दिनांक ४ मार्च २०१४ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम . 

क्रमांक. पीआरआय.२०१० / प्र.क्र .१३० / पं.रा-२. - ज्याअर्थी, संसदेने , संविधान ( त्र्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियमाद्वारे समाविष्ट केल्याप्रमाणे , 
भारतीय संविधानाच्या भाग नऊ च्या तरतुदी ह्या , पंचायतीसंबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करणे ) अधिनियम, १९९ ६ (१ ९९ ६ चा 
४० ) अधिनियमित करून लागू केल्या आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त केंद्रीय अधिनियमाच्या अनुरुप, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळाने , मुंबई ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समिती ( सुधारणा ) अधिनियम, २००३ ( २००३ चा २७ ) अधिनियमित करून आणि वेळोवेळी इतर सुधारणा अधिनियम अधिनियमित 
करून त्याद्वारे , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९ ५ ९ चा ३) यामध्ये अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा आणि पंचायत यांसाठी विशेष तरतुदी 
असलेले प्रकरण तीन - अ समाविष्ट केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात उक्त सुधारणा समाविष्ट केल्यानंतर त्याद्वारे , अनुसूचित क्षेत्रातील लोकांच्या परंपरा व 
रुढी, त्याची सांस्कृतिक ओळख, सामूहिक साधनसंपत्ती आणि तंटा निवारणाची रुढ पद्धती आणि गौण वनोत्पादनावरील मालकी, इत्यादींचे रक्षण 
व जतन करण्यासाठी अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना आणि पंचायतींना अधिकार प्रदान केले आहेत . 

आणि त्याअर्थी, स्वयंशासनाला चालना देणाऱ्या मुंबई ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती ( सुधारणा ) अधिनियम , 
२००३ याची अमंलबजावणी करून त्याद्वारे , अनुसूचित क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांच्या हितसंबंधांचेरक्षण करण्याचे आणि त्या प्रयोजनार्थ, त्यासंबंधीचे 
प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चिती करण्याचे मुख्य कार्य ग्रामसभांना देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९ ५ ९ चा ३ ) याच्या कलम १७६ च्या पोटकलम (२ ) चा खंड ( सत्तेचाळीस ) व प्रकरण 
तीन - अ मधील कलमे ५४ अ , ५४ब, ५४ क , ५४ड, कलम ५७ च्या पोटकलम ( २ ) चा खंड ( फ अ ) आणि कलम १५३ ब यांद्वारे प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन पुढील नियम करीत आहे . हे नियम 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १७६ च्या पोटकलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे अगोदरच प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १९ ३७ 


३ 


प्रकरण एक 


प्रारंभिक 


. 


१. संक्षिप्त नाव व प्रारंभ :-(१ ) या नियमांना, महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ असे म्हणावे . 
( २) ते, जेथे अधिनियम अंमलात आहे राज्यातील अशा, सर्व अनुसूचित क्षेत्रांना लागू 

असेल. 


२ . 


व्याख्या : 


“ 


प्रपत्र 


शासन 


" 


ग्रामसभा 


( १) या नियमामध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

( क ) अधिनियम ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९ ५ ९ चा ३ ) असा आहे. 
( ख ) 

याचा अर्थ नियामांसोबत जोडलेले प्रपत्र 
( ग ) 

याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन असा आहे . 
( घ ) 

याचा अर्थ, ग्रामस्तरावरील पंचायतीच्या मतदार यादीमध्ये ज्यांची नावे समाविष्ट केलेली आहेत अशा सर्व 
व्यक्तींची मिळून बनलेली, अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा, असा आहे. 

( ङ ) “ सचिव ” याचा अर्थ ग्राम पंचायत अधिनियमाच्या कलम ६० अन्वये नियुक्त केलेला किंवा नियुक्त केला आहे असे मानला 
जाणारा सचिव . 

( च ) राज्य ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य आहे. 
( २ ) या नियमामध्ये वापरण्यात आलेले परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना, महाराष्ट्र 

जमीन सुधारणा 

योजना अधिनियम 
( १९ ४२ चा २८ ); महाराष्ट्र सावकारी नियमन अध्यादेश , २०१४, ( २०१४ चा अध्यादेश क्रमांक १) महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम (१९ ४ ९ चा २५) ; 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९ ५१ चा २२ ); महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९ ५९ चा ३); महाराष्ट्राचा मासेमारीबाबत अधिनियम १९ ६० 
( १९ ६१ चा महा -१); महाराष्ट औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ ( १९ ६२ चा महा-३); महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , 
१९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा-५ ). महाराष्ट्र जमीन 

महसूल संहिता, १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा.४१ ); महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन (व्यापाराचे विनियमन ) 
अधिनियम , १९ ६ ९ ( १९ ६ ९ चा महा .५७); महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६ (१ ९ ७७ चा महा-२८ ); महाराष्ट्र पाटबंधारे 
अधिनियम , १९ ७६ (१९ ७६ चा महा -३८ ); महाराष्ट्र वनविकास ( शासनाकडून अथवा वनविकास महामंडळाकडून होणाऱ्या वनोत्पादनाच्या 
विक्रीवरील कर ) ( चालू राहणे ) अधिनियम, १९ ८३ (१९ ८३ चा महा २२); महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रांतील गौण वनोत्पादनाच्या मालकीचे हस्तांतरण 
व महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन (व्यापाराचे विनियमन ) ( सुधारणा) अधिनियम , १ ९९ ७ ( १९९ ७ चा महा. ४५ ), अनुसूचित जमाती आणि इतर 
पारंपारिक वननिवासी ( वनहक्काची मान्यता ) अधिनियम , २००६, (२००७ चा २ ) जैविक विविधता अधिनियम , २००२ ( २००३ चा १८ ) यांमध्ये 
अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले असतील, तेच अर्थ असतील . 

प्रकरण दोन 

ग्रामसभेची रचना व कार्ये 
३. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेची रचना : -ग्रामस्तरावरील पंचायतीच्या मतदार यादीमध्ये नाव समाविष्ट असलेल्या सर्व व्यक्ती 
ह्या , त्या गावाच्या ग्रामसभेचे सदस्य असतील . 

अनुसूचित क्षेत्रातील गाव घोषित करणे :-( १) आपल्या वस्तीची किंवा वस्तींच्या गटाची अथवा पाड्याची किंवा पाड्यांच्या 
गटाची गाव म्हणून नोंद केली जावी असे कोणत्याही वस्तीच्या किंवा वस्तींच्या गटाच्या अथवा पाड्याच्या किंवा पाड्यांच्या गटाच्या व्यक्तींचे मत 
झाले असेल तर , त्या व्यक्तींना, त्या वस्तीच्या किंवा पाड्याच्या अथवा वस्तींच्या किंवा यथास्थिति , पाड्यांच्या गटाच्या मतदार यादीत नाव 
नोंदवलेल्या एकूण मतदारांपैकी किमान निम्म्या मतदारांच्या बहुमताने तशा आशयाचा ठराव संमत करता येईल आणि त्याबाबतची माहिती 
जिल्हाधिकाऱ्याला कळवून 

तो ठराव संबंधित उप विभागीय अधिकाऱ्याकडे पाठवता येईल . 
( २) उप -विभागीय अधिकारी, ३ महिन्यांच्या आत त्या ठरावाच्या गुणदोषांची चौकशी करील. या प्रयोजनासाठी तो , या बाबीस व्यापक प्रसिद्धी 
दिल्यानंतर व सर्व संबंधित घटकांशी विचारविनिमय करून, त्या वस्तीच्या किंवा पाड्याच्या अथवा वस्तींच्या किंवा पाड्यांच्या गटाच्या सर्व 
नोंदणीकृत मतदारांची एक बैठक बोलावील. त्यानंतर तो प्रस्तावित गाव त्या अधिनियमाच्या तरतुदींची पूर्तता करते किंवा कसे याबाबत स्पष्टपणे 
नमूद करून , आपल्या निष्कर्षासह एक अहवाल जिल्हाधिकाऱ्याला सादर करील : 
भाग चार ब -१ अ 


४ . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८ , शके १९ ३७ 


• 


. 


७ . 


परंतु, उप विभागीय अधिकाऱ्याने असा ठराव मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत त्याबाबतच्या प्रश्नावर निर्णय केला नसेल 
तेव्हा जिल्हाधिकारी स्वतःहून अशा ठरावाची दखल घेईल आणि त्या संबंधात ४५ दिवसांत समुचित आदेश काढील. 

( ३) असा निर्णय फेटाळून लावणाऱ्या उप विभागीय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्धचे अपील जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात येईल व 
जिल्हाधिकाऱ्यांचा त्यावरील निर्णय अंतिम राहील . 

( ४) नवीन गाव हे आधिसूचित करावयाचे आहे याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांची खात्री पटली असेल तर तो त्या अधिनियमाच्या प्रकरण तीन- अ प्रमाणे 
अधिसूचना काढण्यासाठी विभागीय आयुक्ताकडे आपली शिफारस पाठवील 

परंतु, जिल्हाधिकारी , उप विभागीय अधिकाऱ्याचानिर्देश मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय देईल, तसे न 
केल्यास , त्याबाबतीत गाव जाहीर केल्याची मान्यता देण्यात आली असल्याचे समजण्यात येईल . 

पंचायत ही ग्रामसभेची कार्यकारी समिती असणे : -(१ ) पंचायतीला ग्रामसभेची कार्यकारी समिती असल्याचे मानण्यात येईल . 
( २) पंचायत ही ग्रामसभेचे सर्वसाधारण अधीक्षण , नियंत्रण व निदेश यानुसार कार्य करील. 

६ . अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेचा सचिव कार्यालय इत्यादी :-(१ ) एखाद्या पंचायतीत एकापेक्षा अधिक ग्रामसभा असतील तर 
अशा परिस्थितीत, ग्रामपंचायतीचा सचिव हा त्या सर्व ग्रामसभांचा सचिव असेल, त्याच्या अनुपस्थितीत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील 
प्रकरण ३ मधील ५४ क प्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल . 

( २) पंचायतीचे कार्यालय हेच ग्रामसभेचे कार्यालय असेल . एका पंचायतीमध्ये एकापेक्षा अधिक ग्रामसभा असतील तर , प्रत्येक ग्राम सभेचे 
तिच्या गावामध्ये सार्वजनिक इमारत , समाजमंदीर , शाळा किंवा जेथे जनतेला सहज प्रवेश मिळेल अशी कोणतीही जागा आणि अशी कोणतीही जागा 
उपलब्ध नसेल तर त्याबाबतीत एखाद्या सामान्य व्यक्तीचे घर, यासारखे तिचे स्वतःचे कार्यालय असेल . 
परंतु, या कार्यालयासाठी कोणत्याही प्रकारचे भाडेदिले जाणार नाही : 

ग्रामसभेच्या बैठकी खुल्या स्वरुपात घेणे:-( १) ग्रामसभेची प्रत्येक बैठक किंवा कार्यवाही जाहीरपणे आयोजित करण्यात येईल . 
( २) ग्रामसभेची बैठक बंदिस्त इमारतीमध्ये घेण्यात येणार असली तरी, दरवाजे बंद ठेवण्याची किंवा प्रवेश बंद करण्याची कोणतीही तरतूद 
केली जाणार नाही. 

८. निर्णय घेण्याबाबतची कार्यपद्धती :-(१ ) शक्य तेथवर ग्रामसभेचे कामकाज सर्वसंमतीने चालविण्यात येईल . 

( २) बैठकीमध्ये कोणत्याही मुद्यावर एकमत न झाल्यास त्या मुद्यावर ग्रामसभेने तरतुदीनुसार ठरविल्याप्रमाणे घेण्यात येणाऱ्या पुढील 
बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात येईल . 
( ३) दुसऱ्या बैठकीतदेखील एकमत न झाल्यास त्या बैठकीत बहुमताच्या आधारे निर्णय घेतला जाईल. 

ग्रामसभेच्या बैठकीची कार्यवाही :-( १) निवडणुकीनंतर आणि प्रत्येक वित्तीय वर्षामध्ये पहिली ग्रामसभा सरपंचाच्या अध्यक्षतेखाली 
घेण्यात येईल . सरपंचाच्या अनुपस्थितीत उप सरपंच आणि त्या दोघांच्या ( सरपंच व उप सरपंच ) अनुपस्थितीत अनुसूचित जमातीचा सदस्य हा 
ग्रामसभेचा अध्यक्ष म्हणून निवडला जाईल . पंचायतीचा सरपंचकिंवा उप सरपंच किंवा सदस्य हा वरील परिस्थितीव्यतिरिक्त एरव्ही ग्रामसभेचा अध्यक्ष 
म्हणून काम करण्यास पात्र असणार नाही : 

पंरतु ज्या गावामध्ये अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या १० टक्यांपेक्षा कमी असेल तेथे, अनुसूचित जमातीतील नसलेल्या व्यक्तींमधून 
अध्यक्ष निवडता येईल . 

( २) या नियमाच्या पोट-नियम ( १) मध्ये नमूद केलेल्या बैठकी व्यतिरीक्त ग्रामसभेच्या बैठकीसाठी अध्यक्षाची निवड शक्य तेथवर 
सर्वसंमतीने करण्यात येईल. सर्वसंमती न झाल्यास, त्यावर बहूमत घेण्यात येईल केवळ अनुसूचित जमातींतील व्यक्ती हीच अध्यक्ष असेल . 

( ३ ) ग्रामसभेच्या बैठकीची गणपूर्ती एकूण सदस्यांच्या २५ टक्के किंवा १०० यापैकी जी कमी असेल त्या संख्येएवढी असेल . 

( ४ ) गणपूर्तीच्या अभावी बैठक तहकूब करण्यात येईल . तहकूब केलेल्या बैठकीनंतर बोलावण्यात आलेल्या बैठकीत देखील गणपूर्ती 
आवश्यक असेल. 

( ५ ) सचिव , ग्रामसभेच्या बैठकीमध्ये मागील महिन्यातील प्राप्ती व खर्च, कामगारांचा हजेरीपट खरेदी व विक्री यांच्या संपूर्ण अभिलेखाचे 
सविस्तर विवरणपत्र सादर करील. 

( ६ ) बैठकीची समाप्ती करताना सचिव हा ग्रामसभेने नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती ग्रामसभेमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयांचे संक्षिप्त 
विवरणपत्र तयार करील . ते विवरण पत्र त्या बैठकीमध्ये वाचून दाखविण्यात येईल . विवरणपत्राच्या खरेपणाबाबत एकमत झाल्यानंतर अध्यक्ष 
आणि सचिव आणि लेखनिक त्यावर स्वाक्षरी करतील . 


९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८ , शके १९ ३७ 


५ 


१०. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेच्या स्थायी समित्या : (१) ग्रामसभा गावाच्या कारभाराविषयीच्या विविध पैलुंबाबतच्या 
आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याच्या दृष्टीने शांतता समिती, न्याय समिती, साधनसंपत्ती नियोजन व व्यवस्थापन समिती, मादकद्रव्य नियंत्रण 
समिती, कर्ज नियंत्रण समिती, बाजार समिती, ग्रामसभाकोष समिती आणि ग्रामसभेस उचित वाटतील अशा इतर समित्या स्थापन करील. याशिवाय 
गरजेअनुसार तात्पुरती व तदर्थ अशा समित्यादेखील स्थापन करता येतील. ह्या समित्या ग्रामपंचायत व ग्रामसभा अशा दोन्हींना देखील उत्तरदायी 
असतील . 

( २) स्थायी समितीचे सदस्य ग्रामसभा बैठकीमध्ये उपस्थित सदस्यांमधून निवडण्यात येतील . ग्रामसभेच्या कामाचे स्वरुप व आवश्यकता 
यावर अशा सदस्यांची निवड अवलंबून राहील. ग्रामसभा एकूण सदस्य आणि महिलांचे व समाजातील इतर घटकांचे प्रतिनिधित्त्व याबाबतची संख्या 
ठरवील . स्थायी समितीचा कार्यकाळ दोन वर्षे इतका असेल : 

परंतु, कोणत्याही समितीच्या एकूण सदस्यांच्या निम्मेपेक्षा महिलांची संख्या कमी असणार नाही. 
( ३) स्थायी समितीच्या अध्यक्षाचे, नामनिर्देशन हे ग्रामसभेकडून संबंधित स्थायी समितीच्या सदस्यांमधून करण्यात येईल. 

( ४) स्थायी समितीच्या सचिवाची निवड ही , ग्रामसभेकडून करण्यात येईल . ग्रामसभेस संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या सल्ल्याने स्थायी 
समितीचे काम करण्यासाठी त्या ग्रावाच्या अधिकारितेतील कोणत्याही कर्मचाऱ्यास देखील नामनिर्देशित करता येईल . अशा कर्मचाऱ्यास मत 
देण्याचा अधिकार नसेल आणि तो स्थायी समितीला तिचे कामकाज पार पाडण्यास सहाय्य करील . 

( ५ ) ग्रामसभेने विविध विषयांवर घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही , संबंधित स्थायी समितीवर असेल. 

११ . ग्रामसभेच्या स्थायी समितीची कार्यपद्धती : -ग्रामसभेच्या स्थायी समितीची कार्यपद्धती ग्रामसभेप्रमाणेच असेल ती पुढीलप्रमाणे 
असेल 

( १) ग्रामपंचायतीसह सर्व स्थायी समित्यांच्या बैठकी खुल्या स्वरुपात होतील . 

( २) स्थायी समितीच्या प्रत्येक बैठकीचा दिनांक , वेळ व ठिकाण आणि तीमध्ये करण्यात येणारे कामकाज अशा प्रत्येक बैठकीची नोटीस 
स्थायी समितीच्या सचिवाकडून किमान तीन दिवस अगोदर देण्यात येईल. 

( ३) स्थायी समितीच्या बैठकीची गणपूर्ती, अध्यक्षासह निम्म्यासंख्येएवढी असेल. 

( ४ ) ग्रामसभेच्या सदस्यास स्थायी समितीच्या कोणत्याही बैठकीस उपस्थित राहता येईल . अध्यक्षाच्या परवानगीने त्याला चर्चेच्या 
विषयावर कोणताही प्रश्न विचारता येईल : 

परंतु त्याला किंवा अशा सदस्याला मतदान करण्याचा अधिकार असणार नाही. 
(५ ) स्थायी समितीचे सर्व निर्णय, ग्रामसभेला लागू असलेल्या कार्यपद्धतीअनुसार घेण्यात येतील. 

( ६ ) स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा गोषवारा , कामकाज नोंदवहीमध्ये नोंदवून घेण्यात येईल आणि 
अशा बैठकीच्या कार्यवृत्तांवर अध्यक्ष व सचिव स्वाक्षरी करतील . 

( ७ ) स्थायी समित्यांचे सर्वनिर्णय आणि इतर अभिलेख हा , त्या गावाच्या ग्रामसभेच्या लगेच पुढच्या बैठकीपुढे ठेवण्यात येईल. 
१२. ग्रामसभेने घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध आक्षेप : 

:-(१) पंचायत व ग्रामसभा यांचा सर्व अभिलेख सर्व ग्रामस्थांसाठी खुला असेल . 
पंचायत समितीने, जिल्हा परिषदेने आणि शासनाने पदनिर्देशित केलेल्या प्राधिकाऱ्यास तो अभिलेख तपासणी, छाननीकरिता उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

( २ ) आक्षेपाला ग्रामसभेने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाविषयी घेतलेल्या कोणताही आक्षेप हा पुनर्विचारार्थ ग्रामसभेच्या सर्वसाधारण 
सभेमध्ये उपस्थित करता येईल. 

( ३) आक्षेप दूर करण्यासाठी ग्रामसभेला सहाय्य करण्याकरिता अभीक्षक असणे आवश्यक आहे असे आक्षेपकांचे अथवा अन्य कोणत्याही 
व्यक्तीचे मत असेल तर, त्याला अभीक्षकाने ग्रामसभेच्या बैठकीस उपस्थित राहण्याबाबत अभीक्षकाची नियुक्ती करण्याकरिता गट विकास 
अधिकाऱ्याला विनंती करता येईल. 

( ४ ) अभीक्षकाची आवश्यकता असल्याबाबत गट विकास अधिकाऱ्याची खात्री पटल्यास त्याला आक्षेपकाच्या सूचनेनुसार ग्रामसभेच्या 
बैठकीकरिता अभीक्षकास विस्तार अधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी नाही असा अधिकारी नियुक्त करता येईल . 

( ५ ) अशा प्रकारे नियुक्त केलेला अभीक्षक , आक्षेपकाच्या गा -हाण्यांचेनिवारण करण्यात सहाय्य करील . 

( ६ ) तक्रारीचे निवारण न झाल्यास, आक्षेपकास अथवा अभीक्षकास ती बाब जिल्हापरिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे निर्दिष्ट 
करता येईल व तो त्या आक्षेपकास संबंधित बाबीची चौकशी करून आवश्यक त्या सूचना देईल. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८ , शके १९ ३७ 


१३. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांच्या संयुक्त बैठकी :-(१ ) प्रत्येक ग्रामसभा तिच्या अधिकारितेमध्ये तिची कार्ये पार पाडण्यास 
सक्षम असेल : 

परंतु इतर ग्रामसभांबरोबर काम करणे आवश्यक आहे , अशा प्रकरणांमध्ये पंचायतीच्या अधिकारितेअंतर्गत येणाऱ्या सर्व ग्रामसभांची एक 
संयुक्त बैठक बोलाविता येईल . 

( २) ग्रामसभांची संयुक्त बैठक ही जणू काही त्या संबंधित ग्रामसभा ही एकच संस्था असल्याप्रमाणे, ग्रामसभेला लागू असलेल्या तरतुदी 
नुसार घेण्यात येईल . 

( ३ ) संयुक्त बैठकीमध्ये शक्य असेल तेथवर सर्वसंमतीने निवडून आलेली व्यक्ती त्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी असेल. 

( ४ ) संयुक्त बैठकीमध्ये प्रत्येक ग्रामसभेचेकिमान २५ टक्के सदस्य किंवा प्रत्येक ग्रामसभेचे शंभर सदस्य यापैकी जी कमी असेल तेवढी 
उपस्थिती बंधनकारक असेल. बैठकीत गणपूर्ती न झाल्यास , त्याच दिवशी पुढील बैठकीचा दिनांक निश्चित केला जाईल आणि तो सर्व ग्रामसभांना 
पाठविण्यात येईल . 
( ५ ) निर्णय प्रक्रिया ही , एकल ग्राम सभेमधील निर्णय प्रक्रियेप्रमाणेच असेल . 

प्रकरण तीन 

ग्रामसभा लेखे 
१४. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा कोष :-(१) ग्रामसभा एक ग्रामसभा कोष ठेवील. 

( २) या कोषामध्ये रोख रक्कम व माल यांसारख्या ऐच्छिक अंशदानासह कोणत्याही रुपामध्ये प्राप्त झालेले अंशदान आणि गौण वन उपज , 
गौण खनिजे इत्यादी पासून मिळालेली रक्कम आणि ग्रामसभेने साधनसंपत्तीच्या वापरावर लादलेले आकार किंवा आकारलेला द्रव्यदंड यांचा 
समावेश असेल . यामध्ये शासनाला आवश्यक वाटेल त्याप्रमाणे कोणत्याही प्रकांती योजनेखाली हस्तांतरित केलेल्या बाबींचाही समावेश असेल. 

( ३ ) हा ग्रामसभा कोष, ग्रामसभेच्या नियंत्रणाखाली असेल. ग्रामसभेला तिच्या ठरावांनुसार कोषाचा वापर करण्याचे संपूर्ण अधिकार असतील. 

( ४ ) ग्रामसभा कोष हा पंचायतीचा सचिव व ग्रामसभेने सर्वानुमते नामनिर्देशित केलेले इतर दोन सदस्य यांचा समावेश असलेल्या ग्रामसभा 
कोष समितीद्वारे चालवण्यात येईल . दोन सदस्यांपैकी एक सदस्य ही महिला असेल. सर्व लेखे माहितीसाठी व अंतिम मंजुरीसाठी ग्रामसभेसमोर 
मांडण्यात येतील. 

१५ . ठेवावयाचे लेखे :-( १) ग्रामसभा कोषाचे लेखे हे ग्रामसभा कोष समितीच्या सदस्याकडून एका नोंदवहीत ठेवण्यात येतील . 
( २) ग्रामसभा कोषाच्या जमा व खर्चाचे विवरणपत्र ग्रामसभेच्या पुढील बैठकीत सादर करण्यात येईल . 

१६ . ग्रामसभा निहाय लेखे : -प्रत्येक ग्रामसभा जमा व खर्चाचा एक स्वतंत्र लेखा ठेवील. तो लेखा संबंधित ग्रामसभेकडून प्रमाणित 
करण्यात येईल. ग्रामसभा कोषाचे व पंचायतीचे लेखे, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व स्थानिक निधी प्राधिकारी यांच्या लेखापरिक्षणाच्या अधीन 
असतील : 

परंतु ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, पारदर्शकता व उत्तरदायित्व यांची सुनिश्चिती करण्यासाठी नियम प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून 
एका वर्षाच्या आत, ग्रामसभा कोषाच्या अभिलेखांचेइलेक्ट्रॉनिक परिरक्षण करण्यासह लेखांकनाअनुदेश प्रशिक्षण देणे व त्याबाबतीत तरतूद करणे 
यांसाठी प्रयत्न करील. 


: 


प्रकरण चार 


शांतता व सुरक्षा आणि तंटामुक्ती 
अनुसूचित क्षेत्रामध्ये शांतता, सुरक्षा राखण्यामध्ये व तंटामुक्तीसाठी ग्रामसभेची भूमिका : -समाजातील परंपरा आणि 
संबंधित कायदे व त्याखालील संबंधित नियम लक्षात घेता , ग्रामसभेने तिच्या क्षेत्रात शांतता, सुरक्षा व सुव्यवस्था राखणे हे ग्रामसभेचे मूलभूत 
कर्तव्य असेल. 
( १) ग्रामसभा तिच्या क्षेत्रात पुढील कार्ये / कामे करण्यासाठी सक्षम असेल : 

( एक ) शांततापूर्ण वातावरण ठेवणे ; 
( दोन ) प्रत्येक नागरिकाच्या स्वाभिमानाची व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची जोपासना करण्याबाबत उपाययोजना करणे ; 

( तीन ) महिलांशी असभ्य वर्तणूक, सार्वजनिक ठिकाणी मारामाऱ्या किंवा भांडणे इत्यादीसह समाजविघातक घटकांसारख्या दुष्ट प्रवृत्तींना 
पायबंद घालणे, तंटे मिटविणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १९३७ 


१८ . शांतता समिती :-(१ ) ग्रामसभेला शांतता समिती घटीत करता येईल , शांतता समितीमध्ये किमान ३३ टक्के महिला आणि ५० 
टक्के अनुसूचित जमातीतील सदस्य असतील . 

( २) शांतता समिती शेजारच्या गावांबरोबर निकोष संबंध ठेवील . शांतता समिती शेजारच्या गावांचे सामाईक हित व परस्परावलंबित या 
बाबींमध्ये शेजारच्या गावांशी विचारविनिमय करून त्याआधारे कोणती कार्यवाही करण्यात येईल याची खातरजमा करील . 

( ३ ) ग्रामसभेला, पुढील बाबतीत शांतता समितीस अधिकार प्रदान करता येतीलः 
( एक ) गावच्या शांततेला बाधक ठरणाऱ्या घटनांची चौकशी करणे आणि निर्णय घेण्यासाठी ग्रामसभेला माहिती देणे . 
( दोन ) शांतता भंग करणाऱ्या घटकांना समुपदेशन करणे व लवाद म्हणून कामे करणे. 
( तीन ) आवश्यकता असेल तेथे तात्काळ कार्यवाही करणे व त्यानंतर ग्रामसभेला माहिती कळविणे . 

( चार ) ग्रामसभेच्या मान्यतेने योग्य कार्यवाही करण्यासाठी उप विभागीय दंडाधिकारी किंवा पोलीस अधिकारी यांना माहिती देणे किंवा 
विनंती करणे. 

१९. पोलिसांची भूमिका : -पोलिसांना कोणत्याही गुन्ह्यांसंबंधात माहिती मिळाली असेल तर, पोलीस ठाण्यामध्ये अहवालाची नोंद 
केल्यानंतर त्याची एक प्रत सर्व प्रकरणांमध्ये ग्रामसभा किंवा शांतता समिती यांना पाठविण्यात येईल . 


प्रकरण 


पाच 


पुढील गोष्टी 


नैसर्गिक साधनसंपत्ती शेती व जमीन यांचे व्यवस्थापन 
२० . नैसर्गिक साधनसंपत्तीबाबत ग्रामसभेने संरक्षक उपाययोजना करणे :-( १) स्थानिक परंपरेनुसार आणि केंद्र व राज्य 
सरकारांच्या कायद्याच्या आशयानुसार पाणी, वन, जमीन व खनिज यांसह ग्रामसभेच्या क्षेत्रात स्थित नैसर्गिक साधनसंपत्ती तसेच जिच्यावर त्या 
ग्रामसभेचा परंपरागत अधिकार आहे अशी साधनसंपत्ती यांबाबत संरक्षक उपाययोजना करणे आणि त्यांचे जतन करणे याकरिता ग्रामसभा सक्षम 
आहे. हे कार्य पूर्णत्वास नेण्यासाठी, ग्रामसभेला त्यांच्या व्यवस्थापनामध्ये क्रियाशील भूमिका बजावता येईल. 
( २ ) ग्रामसभा , 

घडून 

येतील अशा प्रकारे साधनसंपत्तीचा विनियोग होत असल्याबाबत खात्री करील : 
( एक ) उपजिविकेची साधने शाश्वत आहेत ; 
( दोन ) लोकांमधील विषमता वाढत नाही ; 
( तीन ) साधन संपत्ती काही लोकांपुरतीच मर्यादित ठेवलेली नाही 

( चार ) शाश्वततेचा विचार करून स्थानिक साधनसंपत्तीचा पूर्ण विनियोग होत आहे. 

( ३) प्रचलित नियमांनुसार नैसर्गिक व इतर साधनसंपत्तीवरील व्यक्तिगत अधिकार यथोचितरीत्या प्रदान केले असले तरी त्यांचे व्यवस्थापन 
हे सामूहिक वारशांचा अंगभूत आशय विचारात घेऊन करण्यात येईल . 

२१. साधनसंपत्ती नियोजन व व्यवस्थापन समिती ( १ ) ग्रामसभेची एक स्थायी साधनसंपत्ती नियोजन व व्यवस्थापन समिती 
असेल.संबंधित विभागांचे सर्व प्रतिनिधी या साधनसंपत्ती नियोजन व व्यवस्थापन समितीचे सल्लागार म्हणून कार्य करतील आणि त्यांच्या सभांना 
उपस्थित राहतील. 

( २) साधनसंपत्ती नियोजन व व्यवस्थापन समिती गावाच्या प्रदेशातील आणि सभोवतालच्या प्रदेशातील सर्व साधनसंपत्तीच्या कायम स्वरूपी 
उपयोग व ग्रामसभेच्या अधिकार क्षेत्रात एक योजना आखील आणि त्यानुसार तिचा वापर करण्यासाठी ग्रामसभेस सल्ला देईल व सहकार्य करील . 

( ३ ) साधनसंपत्ती नियोजन व व्यवस्थापन समिती ही , साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापन व वापर याविषयीचे मतभेद अथवा विवाद यांसह तिच्या 
सर्व पैलूंचा विचार करील. ग्रामसभेला असे विवाद मिटवण्याकरिता साधनसंपत्ती नियोजन व व्यवस्थापन समितीस प्राधिकार देता येईल . जर 
साधनसंपत्ती नियोजन व व्यवस्थपन समिती विवाद मिटवण्यास समर्थ नसेल तर , त्या विवादांवर ग्रामसभेच्या बैठकीमध्ये विचार करण्यात येईल . 
ग्रामसभेचा निर्णय अंतिम असेल . 

( ४ ) साधनसंपत्ती नियोजन व व्यवस्थपन समितीला शेती, गौण खनिज यांसारख्या विनिर्दिष्ट बाबींसंबंधात तिच्या कार्यांमध्ये सहाय्य 
करण्यासाठी उप - समित्या स्थापन करता येतील . 

( २२ ) अनुसूचित क्षेत्रात ग्रामसभेने शेतीकरिता नियोजन करणे :-(१) शेतीद्वारे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या वर्धनक्षम होतील 
अशाप्रकारे ग्रामसभा तिच्या गावामध्ये शेतीकरिता नियोजन करण्यास व त्याबाबत उपाययोजना करण्यास सक्षम आहे. 


-܀ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १ ९३७ 


( २) ग्रामसभेच्या निर्णयांमध्ये इतर गोष्टींबरोबरच पुढील महत्त्वाचे मुद्दे अंतर्भुत असतील . 

( क ) जमिनीची धूप थांबविणे . 
( ख ) पिकांचे रक्षण करण्यासाठी चराईक्षेत्रामध्ये नियमितता आणणे आणि कुरणांची क्षमता वाढविणे . 
( ग ) पावसाचे पाणी साठवणे त्याचा शेतीसाठी वापर करणे व त्याच्या वितरणाची व्यवस्था करणे . 
( घ) परस्पर सहकार्याने अथवा अन्य प्रकारे बिया, खते, इत्यादी तसेच ज्ञानाची देवाणघेवाण करणे याबाबत तरतूद केल्याची सुनिश्चिती करणे . 

( ङ ) सेंद्रीय खते , रासायनिक खते व कीटकनाशके यांचे प्रचालन करणे. 
२३. अनुसूचित क्षेत्रातील भू -व्यवस्थापन :-(१) ग्रामसभा गावाच्या भू- अभिलेखामध्ये शेतकऱ्यांची नावे अचूकपणे नोंदवलेली 
आहेत आणि अभिलेख योग्यरित्या ठेवण्यात आलेला आहे याची सुनिश्चित करण्याकरिता ग्रामसभेच्या बैठकीमध्ये संपूर्ण जमिनीच्या अभिलेखाचा 
आढावा घेईल . 

( २ ) संस्थात्मक किंवा बिगर संस्थात्मक धनकोंचा जमिनीच्या गहाणासंबंधातील सर्व प्रकरणे माहितीसाठी ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात येतील. 

२४. अनुसूचित क्षेत्रातील जमिनीच्या अन्यसंक्रामणास प्रतिबंध :-(१) अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींची कोणतीही जमीन 
अनुसूचित जमातेतर व्यक्तींकडे बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित होणार नाही याची ग्रामसभा सुनिश्चिती करील. 

( २ ) ग्रामसभा तिच्याकडे आलेल्या तक्रारींच्या आधारे किंवा स्वतः होऊन कोणत्याही जमीन व्यवहारांची चौकशी करण्यास किंवा तसे 
करण्यासाठी शांतता समितीला प्राधिकृत करण्यास सक्षम असेल . 

( ३ ) शांतता समिती तिचे निष्कर्ष ग्रामसभेपुढे ठेवील . 

( ४ ) अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींच्या जमिनींचे बेकायदेशीरपणे अनुसूचित जमातेतर व्यक्तींकडे अन्यसंक्रामण करण्याचे प्रयत्न केले 
जात आहेत, असे ग्राम सभेचे मत असल्यास तिला अशा व्यवहारास मनाई करण्याच्या सूचना देता येतील . 
( ५ ) ग्रामसभेस गावाच्या भू- अभिलेखाबाबत पुढील कामे करता येतील : 

( क ) जमिनीच्या व्याप्तीचा तपशील आणि उपभोक्त्यांसह खातेदारांची नावे समाविष्ट असलेली धारणजमिनींची यादी तयार करणे. 

( ख ) खातेदार हा खरोखरीच अनुसूचित जमातीचा आहे किंवा कसे हे पाहण्याकरिता सर्व खातेदारांच्या सामाजिक दर्जाच्या दाव्यांच्या 
खरेपणाची पडताळणी करणे. 

( ग) जमीन एखाद्या आदिवासीच्या नावावर खरेदी केलेली आहे आणि बिगर आदिवासी व्यक्तीकडून तिचा उपभोग घेतला जात आहे 
किंवा कसे याबद्दल पडताळणी करणे. 

( घ ) इच्छा असल्यास शेतात प्रत्यक्ष जाऊन ती जमीन आदिवासीकडून अथवा ज्यांनी पट्टा गहाण इत्यादींवर घेतलेली असेल अशा 
आदिवासीतेतर व्यक्तींकडून करण्यात येत आहे किंवा कसे याबाबत प्रत्यक्ष पाहणी करणे. 

ङ ) शासकीय जमिनीच्या अभिहस्तांकना करीता लाभाधिकारींची यादी तयार करणे. 

( च ) वरील ( क ) ते (ङ ) मध्ये नमूद केलेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 
१ ९ ६६ (१ ९ ६६ चा महा. ४१) किंवा त्याखाली केलेले नियम यांच्या तरतुदीतील संहितेचा भंग करून विवक्षित व्यवहार करण्यात आला 
असलेबाबत संपूर्ण तपासणीअंती ग्रामसभेची खात्री पटल्यास, ग्रामसभा ज्यांच्याबाबतीत भंग करण्यात आला असेल त्या बाबींचा तपशील नमूद 
केलेला ठराव संमत करील. हा ठराव प्राप्त झाल्यानंतर, सक्षम प्राधिकारी परिणामकारक कारवाई करील . 

( ६ ) जमिनीच्या ताब्यासंबंधात परस्परविरोधी दावे असतील तर , ग्रामसभा एक बैठक बोलावील आणि योग्य तो ठराव संमत करण्यासाठी 
संबंधितांकडून अशा दाव्यांच्या पुष्ठ्यर्थपुरावा मागवील. ग्रामसभा, बिगर आदिवासी व्यक्तींच्या नावे अन्यसंक्रामण झाल्याबाबतची कोणतीही तक्रार 
प्राप्त झाल्यावर एक बैठक बोलावीलकिंवा स्वतः होऊन योग्य तो निर्णय देईल आणि अनुसूचित जमातीच्या जमिनीच्या मालकाकडे जमिनीचा ताबा 
पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्याकरिता सक्षम अधिकाऱ्याकडे देण्याकरिता पाठवील. 

( ७ ) ग्रामसभेच्या निर्णयाने व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ठरावाच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या कालावधीच्या आत सक्षम 
प्राधिकाऱ्याकडे विनंतीअर्ज दाखल करता येईल . 

( ८ ) सक्षम प्राधिकाऱ्यास एकतर तो विनंतीअर्ज दाखल करून घेता येईल किंवा फेटाळून लावता येईल किंवा ग्रामसभेकडे पुनर्विचारार्थ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १९३७ 


१ 


निर्दिष्ट करता येईल . 

(९ ) असा निर्देश प्राप्त झाल्यावर, ग्रामसभा तीस दिवसांच्या कालावधींच्या आत बैठक बोलावील, विनंती अर्जावर सुनावणी करील, त्या 
निर्देशावर ठराव संमत करील आणि तो सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे पाठवील . 

( १० ) संबंधित सक्षम प्राधिकारी ग्रामसभेच्या ठरावावर विचार करील आणि एकतर विनंतीअर्ज स्वीकारणारा किंवा फेटाळणारा समुचित 
आदेश देईल . 

( ११ ) सक्षम प्राधिकारी, आदिवासी व बिगर आदिवासी यांच्या समावेश असलेल्या जमिनीच्या अन्यसंक्रामणाच्या प्रत्येक प्रकरणात, 
ग्रामसभेने विचारात घेतलेल्या मताबद्दल , संबंधित सचिवांच्या मार्फत संबंधित ग्रामसभेला न चुकता कार्यवाहीत सहभागी करून घेईल आणि 
ग्रामसभेच्या मताची यथोचितरीत्या तपासणी करण्यात येईल. यामुळे सक्षम प्राधिकारी, स्वतःहून किंवा वैयक्तिक तक्रारीवरुन आदिवासीकडून बिगर 
आदिवासींकडे जमिनीच्या होणाऱ्या अन्यसंक्रामणास प्रतिबंध करण्याची किंवा ती जमीन आदिवासींना परत करण्याची कार्यवाही सुरू केली असेल 
तेव्हा देखील वरील बाबतीत दखल घेण्यात येईल . 

( १२ ) सक्षम प्राधिकारी, प्रत्येक प्रकरणातील न्यायनिर्णयाच्या प्रती ग्रामसभेला देईल . 

२५. अन्यसंक्रामण केलेली जमीन परत करणे:-(१ ) जर ग्रामसभेला आढळून आले की , अनुसूचित जमातीतील सदस्याव्यतिरिक्त 
कोणत्याही व्यक्तीकडे, अनुसूचित जमातीची मालकी असलेल्या कोणत्याही जमिनीचा, कोणत्याही कायदेशीर प्राधिकाराशिवाय ताबा असेल तर , 
ग्रामसभा मुळात ती जमीन ज्या व्यक्तीच्या मालकीची होती त्या व्यक्तीकडे आणि ती व्यक्ती मृत असेल तर तिच्या कायदेशीर वारसाकडे अशा 
जमिनीचा ताबा परत करण्याचा ठराव मंजूर करील . ग्रामसभेचा निर्णय सक्षम प्राधिकाऱ्याला कळविण्यात येईल तो ठरावाची पडताळणी 
करण्यासाठी संक्षिप्त चौकशी करील व जमीन परत करील . 

( २) सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मते, ठराव कायदेशीर नसेल तर, तो त्याच्या मतांसह तो ठराव पुनर्विचारासाठी ग्रामसभेकडे लेखी पाठवील . 

( ३ ) ग्रामसभेने नमूद केलेल्या कारणांसह आपला निर्णय कायम ठेवला असेल व लेखी पुरावा दाखल केला असेल तर सक्षम अधिकारी 
सखोल चौकशी करील व त्यामध्ये कार्यवाहीत सहभागी झालेल्या पक्षकारांपैकी ग्रामसभा हा एक पक्षकार असेल आणि त्यानंतर तो अंतिम निर्णय 
देईल . 

( २६ ) भूमी संपादनापूर्वी विचारविनिमय :-(१) शासन , त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींन्वये अनुसूचित 
क्षेत्रात भूमी संपादनाचा विचार करीत असेल तेव्हा, शासन किंवा संबंधित भूमी प्राधिकारी प्रस्तावासोबत पुढील लेखी माहिती ग्रामसभेकडे सादर 


.. 


. 


करील : 


( एक ) नैसर्गिक साधनसंपत्ती व त्याच्या लगत राहणारी जनता यांच्यावर प्रकल्पाच्या होणाऱ्या संभाव्य परिणामांसह प्रस्तावित प्रकल्पाचा 

संपूर्ण आराखडा. 
( दोन ) प्रस्तावित भूमीसंपादनाचे तपशील . 
( तीन ) गावामध्ये स्थायिक होण्याची शक्यता असलेले नवीन लोक आणि ते क्षेत्र व समाज यांवरील संभाव्य परिणाम आणि गावातील 

लोकांचा प्रस्तावित सहभाग त्यांच्या नुकसानभरपाईची रक्कम, नोकरीच्या संधी. 
( चार ) पूर्नवसन आराखडा . 

( २ ) संपूर्ण माहिती मिळाल्यानंतर, संबंधित ग्रामसभा या संबंधित प्राधिकरणांच्या किंवा शासनाच्या प्रतिनिधींना बोलाविण्यास सक्षम 
असतील . समन्स पाठविलेल्या अशा सर्व व्यक्तींनी मुद्यानिहाय स्पष्ट व अचूक माहिती सादर करणे अनिवार्य असेल . 

( ३) सर्व वस्तुस्थितीचा विचार केल्यानंतर, ग्रामसभा प्रस्तावित भूमी संपादनास आणि विस्थापित व्यक्तींच्या पुनर्वसन योजनेसंबंधात 
शिफारस करील . 

( ४ ) ग्रामसभेच्या शिफारशीवर जिल्हाधिकाऱ्याकडून विचार करण्यात येईल . 
( ५ ) जिल्हाधिकारी हा , ग्रामसभेच्या शिफारशींशी सहमत नसेल तर तो ती बाब पुनर्विचारार्थ ग्रामसभेकडे पुन्हा 

पाठवील . 
( ६ ) दुसऱ्यांदा विचारविनिमय केल्यानंतर, जिल्हाधिकाऱ्याने ग्रामसभेच्या शिफारशींविरुद्ध आदेश दिला असेल तर तो तसे करण्याची कारणे 
लेखी नमूद करील आणि ती , माहितीसाठी ग्रामसभेकडे पाठवील. 

( ७) मोठ्या प्रकल्पांच्या बाबतीत अशा प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या सर्व ग्रामसभांशी विचारविनिमय करण्यात येईल . 


भाग चार ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८ , शके १९ ३७ 


२७. अनुसूचित क्षेत्रामधील प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनवर्सन : 

: - (१) संबंधित जमीन संपादन करणारी एजन्सी पुनर्वसनासंबंधातील 
सर्व तपशील ग्रामसभेसमोर ठेवील. सर्व समस्या व प्राधिकाऱ्यांनी दिलेली उत्तरे यांची ग्रामसभेच्या कार्यवृत्तांमध्ये नोंद घेण्यात येईल . 

( २) ग्रामसभेने बहुमताने निर्णय घेतल्यास पायाभूत सोयीसुविधांसारखी कामे पंचायतीमार्फत करण्यात येतील. ज्यामध्ये तांत्रिक कौशल्याची 
आवश्यकता असेल अशी कामे संबंधित विभाग व समुचित स्तरावरील पंचायती कडून करण्यात येतील . 
२८ . 

जलस्त्रोतांचे नियोजन व व्यवस्थापन : -( १ ) जलस्त्रोतांच्या वापराचे व्यवस्थापन अशा रीतीने करण्यात येईल की , ते भावी 
पिढ्यांकरिता अक्षत राहील आणि त्या जलस्त्रोतांवर सर्व ग्रामस्थांचे समान अधिकार असतील 

( २) पंचायतीतील गौण जलस्त्रोतांचे व्यवस्थापन पंचायतीकडून करण्यात येईल . एका पंचायतीपेक्षा अधिक पंचायतींमध्ये असलेल्या 
जलस्त्रोतांचेव्यवस्थापन पंचायत समितीकडून करण्यात येईल आणि एका पंचायत समितीपेक्षा अधिक पंचायत समित्यांमध्ये असलेल्या जलस्त्रोतांचे 
जिल्हा परिषदेकडून व्यवस्थापन करण्यात येईल . 

( ३ ) पंचायत किंवा पंचायत समिती किंवा यथास्थिति जिल्हा परिषद यांना संबंधित ग्रामसभेशी किंवा पंचायत समितीशी विचारविनिमय 
केल्यानंतर, ग्रामसभेच्या परंपरा व प्रचलित कायद्यांचा आशय लक्षात घेऊन संबंधित वेगवेगळ्या प्रयोजनांसाठी गावात उपलब्ध असलेल्या 
पाण्याच्या वापराचेविनियमन करता येईल , आणि तसेच पाणी वापराच्या प्राथम्यक्रमाविषयी निर्णय देखील घेता येईल . 

( २९ ) सिंचनाचे व्यवस्थापन :-(१) पंचायत किंवा पंचायत समिती किंवा यथास्थिति जिल्हा परिषद संबंधित साधनसंपत्ती नियोजन व 
व्यवस्थापन समितीचा सल्ला घेतल्यानंतर सिंचनासाठी पाण्याचा वापराचे विनियमन करील. 

( २ ) सर्वांना समप्रमाणात पाणी मिळेल अशा रीतीने सिंचनासाठी पाण्याचा वापर करण्यात येईल . 
३० . 

गौण जलस्त्रोतांचे व्यवस्थापन :-(१) पंचायत किंवा पंचायत समिती किंवा यथास्थिति जिल्हा परिषद संबंधित साधनसंपत्ती 
नियोजन व व्यवस्थापन समित्यांशी आणि संबंधित विभागांशी विचारविनिमय करून ,सिंचनाकरिता आणि इतर प्रयोजनाकरिता व्यवस्था करील. 

( २) सर्व व्यक्तींना गावातील भूप्रदेशांतर्गत स्थित असलेल्या जलस्त्रोतामध्ये करारानुसार मासेमारी करण्याचा समन्यायी अधिकार असेल . 

( ३ ) स्थानिक पंरपरा ध्यानात घेता, कोणतीही व्यक्ती अथवा व्यक्तींचा गट यांच्या आधिकारितेमध्ये अन्यायरितीने वाढ करत नाही, याची 
खात्री करण्याच्या दृष्टीने आणि माशांच्या अविरत उपलब्धतेची देखील खात्री करण्याच्या दृष्टीने, मासेमारीच्या कोणत्याही बाबतीत आवश्यक त्या 
शर्ती लादील . 

३१. इतर सामूहिक मत्तांचे व्यवस्थापन :-(१) ज्या मत्तांचा वापर परंपरेने समाजाकडून सामूहिकरीत्या केला जात असेल अशा 
मत्तांचे व्यवस्थापन ग्रामसभेकडून करण्यात येईल. 

( २ ) सामूहिक मत्तांची नोंदवहीमध्ये नोंद करण्यात येईल आणि त्या मत्तांची मालकी, वापर, प्रयोजन यांमध्ये फेरफार करण्यात आलेला नाही 
आणि त्यावर अतिक्रमण करण्यात आलेले नाही याबाबत दरवर्षी तपासणी करण्यात येईल. 

( ३ ) देणगी, श्रमदान सहाय्य यांद्वारे निर्माण झालेल्या कोणत्याही नवीन सामूहिक मत्तांची, नोंदवहीमध्ये तात्काळ नोंद करण्यात येईल. 
( ४ ) सामूहिक मत्तांचा वापर , ग्रामसभेमार्फत सामूहिक निर्णयानुसार करण्यात येईल . 


. 


प्रकरण सहा 


खाण व खनिजे 


३२. अनुसूचित क्षेत्रामध्ये गौण खनिजांकरिता योजना तयार करण्याचा ग्रामसभेचा अधिकार :-(१) ग्रामसभा ही , तिच्या 
क्षेत्रात आढळून येणारी माती, दगड , वाळू, इत्यादींसह सर्व गौण खनिजांचे उत्खनन व वापर यासाठी योजना तयार करण्याकरिता व त्यावर नियंत्रण 
ठेवण्याकरिता सक्षम असेल . 

( २) ग्रामसभांना, पारंपारिक प्रथेनुसार त्यांच्या वैयक्तिक गरजांसाठी गौण खनिजांचा वापर करता येईल : 
परंतु अशा खनिजांच्या वापरासाठी ग्रामसभेची परवानगी अनिवार्य असेल . 
( ३ ) शासनाचा संबंधित विभाग हा , ग्रामसभेशी विचारविनिमय करून , मगच खाणकाम पट्टा देईल किंवा गौण खनिजांचा लिलाव करील . 
( ४ ) ग्रामसभेला, गौण खनिजांचा पट्ट्यांमध्ये पर्यावरणाचे संरक्षण करणे, रोजगार , इत्यादींसाठी शर्ती सूचवता येतील. 

( ५ ) गौण खनिजाच्या उत्पादनाचा व्यापार होण्याची शक्यता असलेल्या संबंधित गावांमध्ये, गौण खनिजांचा व्यापारी दृष्टीने वापर करण्यास 
परवानगी देण्यापूर्वी, ग्रामसभेची पूर्वमंजूरी घेणे ही संबंधित खनिकर्म विभागाची जबाबदारी असेल. खनिकर्म विभागाचा संबंधित अधिकारी या 
बाबतीत ग्रामसभेला संपूर्ण माहिती पुरविल. 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १९ ३७ 
( ६ ) संबंधित खनिकर्म विभाग हा , खाणपट्टा व लिलावासंबंधातील सर्व तपशील ग्रामसभेला देईल. ग्रामसभेला कोणतीही बेकायदेशीर कृती 
थांबविण्याचा अधिकार असेल. संबंधित खनिकर्म विभाग , ग्रामसभेने केलेल्या तक्रारींवर विचार करील आणि त्याने त्यावर केलेल्या कार्यवाहीबाबत 
ग्रामसभेला माहिती कळवील. 

( ७ ) ग्रामसभा ही , योग्य निर्णय घेऊन , तिची मान्यता किंवा नकार चार आठवड्यांच्या आत कळवील . 
( ८ ) ग्रामसभेचा निर्णय बंधनकारक व अंतिम असेल . 
परंतु असे की , या नियमांतील तरतूदी फक्त बिगर वनक्षेत्रासाठी लागू राहतील. 
३३. लिलावाद्वारे गौण खनिजांच्या समुपयोजनाकरिता परवानगी देणे : 

: - गौण खनिजांच्या समुपयोजनाकरिता कोणत्याही 
शासकीय विभागाने कोणतीही परवानगी दिलेली असेल तर, उक्त शासकीय विभागाने ग्राम सभेची आवश्यक सहमती मिळवणे अनिवार्य आहे. 


प्रकरण सात 


मनुष्यबळ 
३४. अनुसूचित क्षेत्रामध्ये ग्रामसभेने मनुष्यबळाकरिता नियोजन करणे : (१ ) केंद्र व राज्यशासनाच्या विविध योजनांनुसार 
कार्ययोजना तयार करून व एकतर तिच्यामार्फत अथवा पंचायतीमार्फत त्याची अंमलबजावणी करून गावातील मनुष्यबळाचा पुरेपूर वापर होत 
असल्याबद्दल खात्री करण्याच्या दृष्टीने कामे हाती घेण्यास ग्रामसभा सक्षम आहे. 

( २ ) ग्रामसभेस , लोकांमध्ये सहकार्याची भावना उत्पन्न होईल , त्यांच्यामध्ये ज्ञान, काम इत्यादींची परस्पर देवाणघेवाण होईल असे 
कोणतेही काम हाती घेता येईल . 

गावाबाहेरील कामगार घेणे : - (१ ) कामांसाठी गावाबाहेरील कामगार घेणाऱ्या सर्व व्यक्तींनी, कामाचे स्वरुप व शर्ती 
विनिर्दिष्ट असलेल्या लेखी वा मौखिक कराराविषयी ग्रामसभेला संपूर्ण माहिती देणे आणि गावाबाहेरील कोणत्याही कामगारांना कामावर घेण्यापूर्वी 
तिची परवानगी मिळविणे त्यांना अनिवार्य आहे . 

( २) वर नमूद केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार ग्रामसभेने परवानगी दिल्यानंतरच लोकांना कामासाठी गावाच्या बाहेर घेऊन जाणे शक्य होईल . 

( ३ ) शासकीय व संघटीत क्षेत्रातील आस्थापनांहून अलग अशा खाजगी अथवा असंघटीत क्षेत्रातील व्यवस्थापकांना महिला व बाल 
कल्याणाविषयी घेण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमाची / योजनांची माहिती संबंधित ग्राम सभेला देणे बंधनकारक असेल. 


प्रकरण आठ 


मादकद्रव्य नियंत्रण 
३६ . मादकद्रव्य पदार्थांचे विनियमन : - ग्राम सभा , तिच्या अधिकारितेमध्ये , कोणत्याही प्रकारच्या मादकद्रव्याशी संबंधित सर्व 
घटकांवर पूर्ण नियंत्रण असण्यास सक्षम असेल. याचा अर्थ ग्राम सभेस, 
( क ) आदिवासींना त्यांच्या स्वतःच्या वापराकरिता स्थानिक दारु बनवण्यास दिलेली सूट पूर्णतः थांबवता येईल किंवा गावामध्ये तिचे 

उत्पादन , विक्री, वितरण, सेवन वा साठा करण्यावर कोणत्याही प्रकारची बंदी आणता येईल . 
( ख ) एखाद्या दुकानातून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने कोणत्याही प्रकारच्या मादक पदार्थाची विक्री थांबवण्याच्या सूचना देता येतील. 

परंतू या सूचना तात्काळ किंवा करार समाप्तीनंतर लगेचच अंमलात येतील . 
( ग ) कोणत्याही प्रकारचा मादक पदार्थ गावाच्या प्रदेशामध्ये आणण्यास अथवा प्रदेशातून बाहेर घेऊन जाण्यास बंदी घालता येईल . 
( घ ) कोणत्याही ठिकाणी मादक पदार्थाच्या साठ्यास प्रतिबंध करता येईल किंवा त्यावर मर्यादा घालता येईल. 
( ङ ) तिच्या गावाच्या प्रदेशामध्ये दारुच्या अथवा अन्य मादक पदार्थांच्या वापरावर संपूर्णपणे बंदी घालता येईल किंवा कोणताही निबंध 

लादता येईल . 
( च ) गावाच्या प्रदेशामध्ये किंवा बाजारात दारु बनवण्यामध्ये वापरली जाणारी मोहाची फुले ( महुआ), काकवी (जैगरी ) इत्यादींच्या 

विक्रीस मनाई करता येईल . 
छ ) ताडीचा, अथवा अन्य कोणत्याही स्थानिक मादक पदार्थाचा वापर यथोचित सुचना देऊन विनियमित करता येईल . 
३७ . मादकद्रव्य नियंत्रण समिती :-(१) ग्रामसभेस मादक पदार्थाशी संबंधित तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी, नशा नियंत्रण समिती 


~ 


भाग चार ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १९३७ 


३८ . 


स्थापन करता येईल आणि लोकांच्या लाभाकरिता, मादक पदार्थावरील नियंत्रणासंबंधात एकतर करण्यात आलेल्या तक्रारीवरुन अथवा स्वतःहोऊन 
यथोचित सूचना देखिल करता येतील. 

( २ ) मादकद्रव्य नियंत्रण समितीच्या किमान निम्मे सदस्य महिला असतील . 
( ३) मादकद्रव्य नियंत्रण समितीच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये पुढील बाबी समाविष्ट असतील : 

( क ) कोणत्याही प्रकारच्या मादकद्रव्याची निर्मिती करणारे कारखाने हे , लायसनमध्ये नमूद केलेल्या सर्व शर्तीचे तंतोतंत पालन करीत 
असल्याची खात्री करणे आणि कोणतेही उल्लंघन झाल्यास , त्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यांना कळविणे . 

( ख ) मद्य निर्मिती, त्याची वितरण व्यवस्था, त्याचे पर्यावरणीय परिणाम, इत्यादींसह जनकल्याणाशी संबंधित सर्व बाबी ग्रामसभेपुढे 
सादर करण्यास संबंधित कारखान्याच्या मालकाला सांगणे. 
( ४ ) ग्राम सभेस, नशा नियंत्रण समितीचे कार्य सुरळीत पार पाडण्याकरिता संबंधित उत्पादनशुल्क विभागाचा सल्ला व त्याची मदत घेता येईल. 

मादक पदार्थ उत्पादकांना ग्रामसभेच्या सूचना : ग्रामसभेस जनकल्याणाशी संबंधित बाबीसंदर्भात मादक पदार्थ बनविणाऱ्या 
कोणत्याही कारखान्याच्या मालकाला योग्य त्या सूचना देता येतील आणि तिला आवश्यक वाटल्यास संबंधित उत्पादनशुल्क विभागास अथवा 
जिल्हाधिकाऱ्यास हस्तक्षेप करण्याची विनंती देखील करता येईल . 

३ ९. अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये नवीन कारखाना किंवा दुकान सुरू करणे : - (१) ग्रामसभेच्या सहमतीखेरीज, दारु अथवा अन्य 
मादक पदार्थाची निर्मिती करण्याचा कारखाना स्थापन करण्यात येणार नाही. 

( २) ग्रामसभेच्या अधिकारितेमध्ये दारु अथवा मादक पदार्थांची निर्मिती करण्याचा कारखाना स्थापन करण्याबाबतचेकिंवा दारुची विक्री 
करण्याकरिता नवीन दुकान सुरू करण्याबाबतचे शासकीय वा अन्य कोणत्याही अभिकरणाकडून आलेले सर्व प्रस्ताव ग्राम सभेपुढे सादर करणे 
आवश्यक असेल . 
( ३) गावातील रहिवासी असलेले आदिवासी किंवा आदिवासी लोकांचा गट हेच केवळ , अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये नवीन दुकान 

किंवा नवीन 
कारखाना सुरू करण्याकरिता अर्ज करण्यास पात्र असतील. 

( ४ ) ग्राम सभेचा निर्णय अंतिम असेल. 

( ५ ) ग्राम सभेचा अशा मुद्यावर निर्णय झालेला नसेल किंवा त्या प्रस्तावावर विचार करण्यात आला नसेल तर, तो प्रस्ताव अस्वीकारार्ह 
असल्याचे मानण्यात येईल . 
( ६ ) दारुच्या कारखान्यामुळे गावाच्या हद्दीमध्ये 

प्रदुषण 

किंवा कारखाना बंद करण्यासाठी ग्रामसभेला ठराव करता येईल. ग्रामसभेचा ठराव 
संबंधित कारखान्यावर / शासकीय प्राधिकरणावर बंधनकारक राहील . 
( ७) गणपूर्तीच्या अभावी , वर नमूद केलेल्या प्रस्तावावर ग्राम सभेच्या बैठकीमध्येविचार केला जाणार नाही. 

दारुची दुकाने चालू ठेवणे : ( १) कोणत्याही वर्षाकरिता दारुचे दुकान चालू ठेवण्यासाठी संबंधित उत्पादनशुल्क विभाग ग्राम 
सभेच्या बैठकीमध्ये एक प्रस्ताव सादर करावा लागेल 

( २ ) दारुचे दुकान चालू ठेवण्यास परवानगी देण्याकरिता ग्राम सभेमध्ये ठराव मंजूर झाला तरच दारुचे दुकान चालू ठेवता येईल. जर ग्राम 
सभेने दारुचे दुकान बंद करण्याबाबतचा ठराव मंजूर करण्याचे ठरविले असेल आणि दुकानदाराने स्वेच्छेने ते दुकान बंद केले नसेल तर, नशा 
नियंत्रण समिती स्वेच्छानिर्णयानुसार ते दुकान बंद करण्यासाठी यथोचित कारवाई करण्यास सक्षम असेल. 

( ३ ) ग्रामसभेमध्ये उपस्थित बहुसंख्य महिलांचे ते दुकान बंद करावे असे मत असेल तर , तो ग्राम सभेचानिर्णय असल्याचे समजण्यात येईल. 


४० . 


प्रकरण नऊ 


गौण वनोत्पादन 
४१. अनुसूचित क्षेत्रामध्ये गौण वनोत्पादन : ( १ ) अनुसूचित क्षेत्रातील सर्व गौण वनोत्पादनाचे व्यवस्थापन ग्रामसभेकडे 
विहित असेल . 

( २) ग्रामसभा, साधनसंपत्ती नियोजन व संनियत्रण समिती अथवा शासन नियुक्त करील अशा समिती मार्फत गौण वनोत्पादनावरील मालकी 
हक्काचे संरक्षण करणे , ते गोळा करण्यासाठी प्रवेश मिळविणे त्याचा वापर व विनियोग पार पाडील. 

( ३) साधनसंपत्ती नियोजन व संनियंत्रण समिती, संपूर्ण ग्रासभेच्या लाभाकरिता अशा गौण वनोत्पादनाचा निरंतर वापर व समान व्यवस्थापन 
करण्याचा हेतूने , सर्व गौण वनोत्पादनासाठी एक व्यवस्थापन व वन संवर्धन योजना तयार करील. 

( ४) साधनसंपत्ती नियोजन व संनियंत्रण समिती मध्ये वन विभागाचा एक सदस्य असेल असा सदस्य हा, शासनाकडून ठरविण्यात येईल 
त्याप्रमाणे, संबंधित वन विभागाच्या योग्य स्तरामधील असेल : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८ , शके १९ ३७ 


१३ 


परंतु , अशा सदस्यास , मतदानाचा हक्क असणार नाही तसेच त्याला साधनसंपत्ती नियोजन व संनियंत्रण समितीच्या सचिवाचे पद धारण 
करता येणार नाही . 


( ५ ) असा सदस्य, कार्यकारी योजना , गौण वनोत्पादनाचा निरंतर वापर , समुचित वनसंवर्धन विघापद्धती इत्यादीसारख्या तांत्रिक बाबींवर 
साधनसंपत्ती नियोजन व संनियंत्रण समिती आणि ग्रामसभेस सल्ला देईल . 

( ६ ) साधनसंपत्ती नियोजन व संनियंत्रण समिती, मार्गस्थ मालाच्या परवान्याचा प्रश्न, उत्पन्नाच्या विक्रीमधून येणाऱ्या उत्पन्नाचा वापर किंवा 
व्यवस्थापन योजनेतील सुधारणा यासारख्या बाबीं ग्रामसभेपुढे तिच्या मान्यतेसाठी सादर करेल . 

( ७ ) वनोत्पादनाची कापणी, निविदा, विक्री इत्यादी बाबी पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्याचे कर्तव्य साधनसंपत्ती नियोजन व संनियंत्रण समिती 
अधिनियमातील तरतुदीविरुद्ध होणार नाही अशा पद्धतीने गौण वनोत्पादनाच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता व प्रभाविपणा असेल याची सुनिश्चिती 
होण्यासाठी, शासन ग्रामसभेस किंवा पंचायतीस वेळोवेळी सूचना देऊ शकेल किंवानिदेश देऊ शकेल . 

( ८ ) ग्रामसभा, जर तिची इच्छा असेल तर , गौण वनोत्पादनाचा कायमस्वरुपी वापर करण्याची संधी, पणन व वित्तीय व्यवस्थापन व लेखे 
ठेवणे यांसंबंधीचे तांत्रिक ज्ञान याबाबतचा आराखडा तयार करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सहाय्याची तरतूद करण्याकरिता संबंधित वन 
विभागाची मदत मागू शकेल. वन विभागाचा हा सल्ला, ग्रामसभेसमोर तिच्या विचारार्थ सादर करण्यात येईल . 

( ९ ) ग्रामसभेस, गौण वनोत्पादन मर्यादित प्रमाणात असण्याच्या प्रकरणीसाधनसंपत्ती कमी असणाऱ्या व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटाच्या काही 
मोजक्याच लोकांना ते वनोत्पादन गोळा करणे व त्याचा वापर करणे याकरिता आळीपाळीने व्यवस्था करता येईल. 

( १० ) ग्रामसभा, गौण वनोत्पादनाचे समुपयोजन करण्यासंबंधातील दंड आकारणे यांसह , नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी आणि 
गौण वनोत्पादन गौळा करणारे लोक, ते गोळा करताना वनाचे नुकसान होईल अशी कोणतेही कृती करत नाही याची सुनिश्चिती करण्यासाठी, सक्षम 
असेल . 

(११) राज्य शासन आणि समुचित स्तरावरील पंचायत, गौण वनोत्पादनाचे व्यवस्थापन सुरळीतपणे होईल यासाठी ग्रामसभेस प्रशिक्षण व 
कामे हाती घेणे, मूल्यात भर घालणे व बाजाराशी दुवा साधणे इत्यादी प्रयोजनांकरीता सहाय्य, मार्गदर्शन व मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी योजना तयार 
करील . 

४२. गौण वनोत्पादनासाठी योजना : (१ ) गुरे चारणे, नांगर बनविणे अशांसारख्या गावांच्या गरजा भागविण्यासाठी ग्रामसभा , 
संबंधित वन अधिकाऱ्यांशी विचार विनिमय करून लोकांकडून पारंपारिकरीत्या वापरल्या जाणाऱ्या वन साधनसंपत्तीचा वापर करण्याकरिता गौण 
वनोत्पादनांची योजना तयार करील. या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक व्यक्ती ही , साधनसंपत्ती नियोजन व संनियंत्रण समितीकडून परवानगीपत्र मिळाल्यानंतर 
साधनसंपत्तीचा वापर करण्यास सक्षम असेल. 

( २ ) ग्रामसभा, गरीब व्यक्तींचे हित व त्यांची उपजीविका यांचे संरक्षण याची संनिश्चिती करता यावी म्हणून यासंबंधात आवश्यक ते निदेश देईल . 
( ३ ) वनसंवर्धन, पर्यावरणाची सुधारणा व ग्रामसभेच्या संबंधित अनुसूचित क्षेत्रामध्ये स्थानिक स्तरावर रोजगारात वाढ करणे यांकरिता 

संबंधित विभागांशी विचारविनिमय करून समुचित कार्यक्रम तयार करता येतील . 
( ४ ) ग्रामसभा क्षेत्रांमधून लाकूड किंवा वनोत्पादने घेऊन जाण्यासंबंधात कोणतेही चौकशी करण्यासाठी सक्षम असेल . 
( ५ ) चौकशी करताना कोणत्याही बेकायदेशीर कामांबद्दल संशय वाटत असेल तर ग्रामसभा तातडीने ते काम जागच्या जागी थांबविण्यास 

सक्षम असेल आणि , उचित कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाला ते कळवील . 
( ६ ) पंचायत , विकास समिती किंवा स्थायी समिती ही, गौण वनोत्पादन गोळा करण्यापासून ते त्याच्या मुल्यात वाढ करणे व ग्रामसभेच्या 

मान्यतेने, त्याची बाजारात विक्री करणे यांसारखी गौण वनोउत्पादना संबंधातील कामे हाती घेऊ शकेल . 
( ७ ) वरील कामकाजातील वित्तीय व्यवहार, ग्रामसभा किंवा शासनाने अधिकार प्रदान केलेले प्राधिकरण , यांच्याकडून तपासणी करण्याकरिता 

खुले असतील . 


. 


. 


प्रकरण दहा 


बाजारांचे व्यवस्थापन 


४३. अनुसूचित क्षेत्रांमधील बाजारांवर नियंत्रण : - ग्रामसभा ही पुढील बाबींसह , तिच्या क्षेत्रातील बाजारांना मान्यता देण्यास , 
त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यास व त्यांचे व्यवस्थापन करण्यास सक्षम असेल : 

( क ) बाजारातील दुकानदार व ग्राहक यांना पाणी, तात्पुरता निवारा व इतर भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देणे , 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १९ ३७ 
( ख ) बाजारात हानीकारक वस्तूंची आवक व विक्री यांना प्रतिबंध करणे . 
( ग ) व्यवहारांमध्ये वजन, माप व पैशाचे प्रदान चोखपणे केले जात आहे व त्यात कोणत्याहीप्रकारे शोषण केले जात नाही याची 

सुनिश्चिती करणे . 
( घ ) आकारण्यात येणाऱ्या दरांविषयीची माहिती मिळविणे व तिची देवाणघेवाण करणे. 
( ङ ) दरांच्या बाबतीत फसवणूक किंवा चुकीची माहिती देणे इत्यादी सर्व अनुचित प्रथांना प्रतिबंध करणे ; 

च) बाजारात किंवा त्याच्या सभेवतालच्या क्षेत्रात जुगार , बेटिंग, सट्टे लावणे, कोंबड्यांच्या झुंजी यांसारख्या गोष्टींना प्रतिबंध करणे 
( छ ) लहान विक्रेत्यांव्यतिरिक्त बाजारातील दुकानदारांवर कर लादणे यासाठी पंचायतीस सल्ला देणे 
( ज ) वस्तुनिष्ठ तत्त्वांच्या आधारे, लहान विक्रेता म्हणून ती कोणती व्यक्ती पात्र असेल ते ठरवणे. 


प्रकरण अकरा 


सावकारी 


४४. अनुसूचित क्षेत्रामधील सावकारी व्यवहारांवर नियंत्रण : - (१) ग्रामसभेस तिच्या सदस्यांमधून एक कर्ज नियंत्रण समिती 
घटित करता येईल . 

( २) ही , समिती लायसनप्राप्त सावकारांसह बिगर शासकीय सावकारांकडून , होणाऱ्या शोषणाच्या, व्याजखोरीच्या अवैध सावकारी किंवा 
अग्रिम या प्रसंगाची तपासणी करू शकेल . 

( ३) कोणतीही अवैधता आढळण्याच्या प्रसंगी, ऋणनियंत्रण समिती, तिचा अहवाल , शिफारशीसह कारवाईकरिता समुचित प्राधिकरणाकडे पाठवील. 


. 


प्रकरण बारा 


४५. 


४७. 


लाभार्थी निश्चित करणे, आयोजनांना मान्यता, पर्यवेक्षण इत्यादींबाबतचे अधिकार 

ग्रामसभेने अनुसूचित क्षेत्रामधील लाभार्थी निश्चित करणे ( १) ग्रामसभा , शासनाच्या योजना, सूचना व निदेश यांची 
एकरूपता लक्षात घेऊन विकास कार्यक्रमांकरिता, कुटुंबांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीच्या आधारे गावातील लोकांमधून लाभार्थी निश्चित 
करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे व निकषांना अंतिम रूप देण्यास सक्षम असेल . 

( २ ) संबंधित विभाग ग्राम सभेला सर्व माहिती देईल . ग्रामसभा विचारविमर्श केल्यानंतर, लाभार्थांची यादी निश्चित करील. 
४६. 

ग्रामसभेची कार्यक्रमांना मान्यता : ( १ ) पंचायतीने गावासाठीच्या योजना व प्रकल्पांकरिता सर्व ग्रामसभांची मान्यता मिळवणे 
तिच्यावर बंधनकारक असेल . 
( २) गावामध्ये कोणताही कार्यक्रम किंवा प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी पंचायत , तो ग्रामसभेपुढे तिच्या मान्यतेसाठी सादर करील . 

उपरोक्त नियम ४५ व ४६ यांबाबत विभागांनी व पंचायतीने ग्रामसभेच्या निर्णयाचे अनुपालन करणे : - आपले अधिकार 
वापरताना ग्रामसभेने कोणत्याही संबंधित विभागाच्या अथवा आधिकाऱ्याच्या कार्यालयीन कामामध्ये अडथळा येईल किंवा अडथळा येण्याची 
शक्यता असेल असा निर्णय घेतला असेल तर त्याबाबतीत पुढीलप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल : 

( क ) संबंधित विभागाच्या प्रतिनिधी किंवा अधिकारी विवादग्रस्त बाबीवरील कारवाई पुढे ढकलील आणि ग्रामसभेला तिने आपल्या 
निर्णयावर पुनर्विचार करावा अशा विनंतीसह आपले मत सादर करील . 

( ख ) संबंधित विभागास ग्रामसभेचा निर्णय समाधानकारक वाटला नाही तर, ते प्रकरण निर्णयाच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसाच्या आत 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेकडेनिर्देशित केले जाईल त्यावर अधिनियम , १९९ ६ च्या तरतुदींच्या आधारे ते निर्णय देतील . 

खर्चाचे प्रमाणन : - ग्रामसभेने हाती घेतलेल्या कामांकरिता, ग्रामसभेकडून प्रपत्र “ अ ” मधील सर्व निधीच्या वापराचे प्रमाणन 
मिळविणे पंचायतीवर बंधनकारक असेल . 

४ ९ . कामांसबंधी ग्रामसभेला द्यावयाचा तपशील : - ( १) त्या क्षेत्रामध्ये काम हाती घेतलेल्या सर्व संबंधित विभागांकडून चालू 
असलेल्या प्रत्येक कामांसंबंधिचा संपूर्ण तपशील ग्रामसभेच्या बैठकीत मांडण्यात येईल. 

( २) कामाचा दर्जा आणि करण्यात आलेला खर्च यांच्याशी संबंधित कोणताही आक्षेप असल्यास ते प्रकरण ग्रामसभेपुढे ठेवण्यात येईल . 
ग्रामसभा त्या प्रकरणांचा तपास करील आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी योग्य त्या सूचना देईल . 

( ३) कोणताही कार्यक्रम पूर्ण झाल्यावर , त्याचा सविस्तर तपशील, ग्रामसभेच्या पुढच्या बैठकीत सादर करण्यात येईल . 


४८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८ , शके १९ ३७ 


१५ 


- 


५० . सामाजिक क्षेत्राचे परीक्षण : - ( क ) ( १) ग्रामसभा , शाळा, रुग्णालये यांसारख्या स्थानिक संस्थांचे तसेच सर्व सामाजिक क्षेत्रीय 
योजनांचे वेळोवेळी परीक्षण करण्यास सक्षम असेल . 

( २ ) ग्रामसभेस तिच्या परीक्षण कार्यामध्ये सहाय्य करण्यासाठी विशेष समित्या घटित करता येतील . 

( ३) स्थानिक संस्थांच्या सामाजिक क्षेत्रिय योजनांच्या कार्यान्वयनामध्ये सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने, ग्रामसभेने दिलेल्या सूचना 
विभागाच्या संबंधित पदाधिकाऱ्यांकडून योग्यरितीने विचार करण्यात येईल . 

५१. सामाजिक लेखाजोखा आणि विकास कार्यक्रमांचे संनियंत्रण : - ग्रामसभा दक्षता व संनियंत्रण समिती स्थापन करील ही 
समिती पुढील गोष्टींची देखील सुनिश्चिती करील. 

( क ) कामाच्या ठिकाणी आणि कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणीही कामासंबंधीची माहिती स्थानिक भाषेत दर्शविण्यात आलेली आहे . 
( ख ) कामाची प्रगती व दर्जा राखण्यात आला आहे . 
( ग ) कामगारांना नावाचे वाचन करून सार्वजनिक जागेत पगार दिला जातो . 

५२. अनुसूचित क्षेत्रामध्ये समाजाचा, सामाजिक , धार्मिक व परंपरागत व्यवस्थापन प्रथा यांच्याशी सुसंगत असा 
राज्याचा कायदा असणे :-(१) राज्याच्या विद्यमान कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदी अनुसूचित क्षेत्रात विस्तारित होत असताना त्या 
त्यांच्या रुढी , सामाजिक व धार्मिक प्रथा आणि समाजाच्या साधनसंपत्तीच्या पारंपरिक व्यवस्थापन प्रथा किंवा अशी कोणतीही विषयवस्तू, जी 
अनुसूचित क्षेत्राच्या अधिकारकक्षेत येते ती , यांच्याशी सुसंगत नाही , असे ग्रामसभेचे मत असेल तर , ती तशा आशयाचा ठराव संमत करील. 

( २) अशा प्रकारे संमत केलेला ठराव ग्रामसभा जिल्हापरिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यांच्या कडे पाठवील, जो पाचव्या अनुसूचीच्या 
आवश्यकतेला अनुसरुन राज्यपालांना पाठवावयाच्या एका प्रतीसह , तो ठराव शासनाकडे पाठवील. 

( ३) शासन अशा ठरावावर आवश्यक ती कार्यवाही करील आणि त्या बाबत ग्रामसभेला सूचित करील. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . नरेश गिते, 


शासनाचे उप सचिव . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १९ ३७ 


प्रपत्र " अ " 


उपयोजन प्रमाणपत्र 


उपयोजनाचे प्रमाणपत्र , अनुदान -निहाय व कोषागार - निहाय स्वतंत्रपणे पाठविण्यात यावे. 


(मंजुरी देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याचे नाव ) यांनी दिनांक 


रोजी मंजुरी आदेश क्रमांक 


मध्ये नमूद 


केल्याप्रमाणे 


या प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेल्या 


कोषागारामधून 


सहाय्यक अनुदानासाठी 


एम . एच . अन्वये दिनांक 


व्ही . आर . 


क्रमांक 


नुसार रुपये 


इतक्या रकमेसाठी प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे . 


संगणक क्रमांक 


नियंत्रण अधिकाऱ्याची सही 


( रबरी शिक्क्यासह ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १९ ३७ 


१७ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , P.W.D. Building, 25 , Marzban Road , 

Fort, Mumbai 400 001, dated 4th March , 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYAT ACT. 


No. PRI- 2010 /CR - 130 /PR - 2— Whereas, the Parliament has by enacting the provisions of the 
Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act , 1996 (Act No. 40 of 1996 ) extended the 
provisions of the Part IX of the Constitution of India , as inserted by the Constitution (Seventy 
third Amendment) Act ; 

And whereas , in consonance with the said Central Act, the Maharashtra State Legislature 
has amended theMaharashtra Village Panchayats Act ( III of 1959 )by enacting the Bombay Village 
Panchayats and the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samities (Amendment ) Act, 2003 
(Mah . XXVII of 2003) and other amending Act, enacted from time to time has inserted therein 
Chapter III- A providing the special provisions for Gram Sabha and Panchayat in the Scheduled 
Areas; 

And whereas , the Maharashtra Village Panchayats Act , after its said amendments empowers 
the Gram Sabhas and Panchayats in the Scheduled Areas to safeguard and preserve the traditions 
and customs of the people, their cultural identity , community resources and customary modes of 
dispute resolution and ownership of minor forest produce , etc ; 

And whereas , the implementation of the Bombay Village Panchayats and the Maharashtra 
Zilla Parishads and Panchayat Samities ( Amendment) Act, 2003, which promotes self-governance , 
giving a central role to the Gram Sabhas, is vital to safeguard the interests of the people living in 
the Scheduled Areas; and for that purpose to make rules to ensure the effective implementations 
thereof . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (xlvii) of sub -section ( 2 ) of section 
176 read with sections 54A , 54B , 540 , 54D of Chapter III - A , clause (fa ) of sub - section ( 2 ) of section 
57, sub -section (2 ) of section 58 and section 153B of the Maharashtra Village Panchayats Act 
( III of 1959 ) and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra 
hereby makes the following rules, the samehaving been previously published as required by sub 
section (4 ) of section 176 of the said Act, namely 

CHAPTER I 


PRELIMINARY 


1. Short title and extent : ( 1) These rulesmay be called the Maharashtra Village Panchayats 
Extension to Scheduled Areas (PESA ) Rules, 2014 . 

(2 ) They shall extend to all the Scheduled Areas in the State where the Act is in force . 
2. Definitions : (1 ) In these rules, unless the context otherwise requires - 

(a ) “ Act” means the Maharashtra Village Panchayats Act 1958 (III of 1959) ; 
(6 ) “ Form ” means form appended to the rules ; 
( c ) " Government” means the Government of Maharashtra ; 

( d ) “ Gram Sabha means a village assembly in the Scheduled Area , comprising all 
persons whose names are included in the electoral rolls for the Panchayat at the village level ; 

(e ) Secretary ” means a secretary of Panchyat appointed or deemed to be appointed 
under section -60 of the Maharashtra Village Panchyat Act . 

(f) “ State” means the State of Maharashtra . 
भाग चार ब -३ 


C 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १९ ३७ 


3 . 


(2 ) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings 
respectively assigned to them in The Maharashtra Land Improvement Schemes Act (XXVIII of 
1942); The Bombay Money -lenders Act 1947 (Bombay XXXI of 1947) ; The Maharashtra Prohibition 
Act (XXV of 1949 ); The Maharashtra Police Act (XXII of 1951); theMaharashtra Village Panchayats 
Act ( III of 1959); The Maharashtra Fisheries Act , 1961 (Mah.I of 1961); The Maharashtra Industrial 
Development Act, 1961 (Mah . III of 1962); The Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis 
Act, 1961 (Mah . V of 1962); the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ); 
The Maharashtra Forest Produce (Regulation of Trade ) Act , 1969 (Mah . LVII of 1969); The 
Maharashtra Housing and Area Development Act , 1976 (Mah . XXVIII of 1977 ) ; The Maharashtra 
Irrigation Act, 1976 (Mah . XXXVIII of 1976 ); The Maharashtra Forest Development ( Tax on Sale 
of Forest -produce by Government or Forest Development Corporation ) (Continuance ) Act , 1983 
(Mah . XXII of 1983). The Maharashtra Transfer of Ownership of Minor Forest Produce in the 
Scheduled Areas, and the Maharashtra Minor Forest Produce (Regulation of Trade ) (Amendment) 
Act , 1997 (Mah . XLV of 1997 ) ; The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers 
(Recognition of Forest Rights ) Act , 2006. (No. 2 of 2007) Biological Diversity Act , 2002 (No. 18 of 
2003 ) . 

CHAPTER II 
COMPOSITION AND FUNCTION OF GRAM SABHA 
Composition of Gram Sabha in the Scheduled Area : All the people included in the 
electoral rolls for the Panchayats at village level shall be the members of the Gram Sabha of that 
village . 
4 . Declaration of village in the Scheduled Area : ( 1 ) If the people of any 

habitation or a 
group of habitation or hamlet or a group of hamlet are of the opinion that their habitation or hamlet , 
or group of habitation or hamlet would be recorded as a village, they may pass a resolution by a 
majority of at least half the registered voters in the voting list of that habitation or hamlet or 
group of habitation or hamlet , as the case may be, to this effect and forward it to the concerned 
Sub - Divisional Officer , under the intimation of the Collector. 

( 2 ) The Sub -Divisional Officer shall enquire into the merits of the resolution within three 
months. For this purpose he shall call a meeting of all the registered voters of that habitation or 
hamlet, or group of habitation or hamlet after giving wide publicity , and conduct an enquiry 
considering all relevant factors. He shall then submit a report to the Collector with his findings , 
stating explicitly whether the proposed village conforms to the provisions of the Act : 

Provided that, if the Sub -Divisional Officer does not decide on the question within three 
months from the day of receipt of such resolution , then the Collector shall sue -motto take the 
cognizance of such resolution and may pass an appropriate order in this regard within 45 days . 

( 3 ) An appeal against the decision of the Sub -Divisional Officer rejecting such resolution 
shall lie with the Collector whose decision shall be final. 

(4 ) The Collector , if satisfied that a new village is to be so notified , shall sent his 
recommendation to the Divisional Commissioner , for notification of the new village as per Chapter 
III - A of the Act : 

Provided that the decision on a reference from the Sub -Divisional Officer shall be taken 
by the District Collector within forty -five days from the receipt of such a reference failing 
which approval shall be deemed to be given . 

5. Panchayat to be Executive Committee of Gram Sabha :-(1) The Panchayat shall be deemed 
to be the Executive Committee of the Gram Sabha . 

( 2 ) The Panchayat shall function under the general superintendence, control and direction 
of the Gram Sabha . 


१ ९ 


8 . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५/ चैत्र १२-१८ , शके १९ ३७ 
6 . Secretary, office , etc. of Gram Sabha in the Scheduled Area : ( 1 ) In a situation where 
there are more than one Gram Sabhas in a Panchayat, the Secretary of the Panchayat shall be 
the Secretary of all the Gram Sabhas. In his absence the procedure will be followed as per section 54 
C of Chapter- III of Maharashtra Village Panchyat Act . 

( 2 ) The office of the Panchayat shall be the office of the Gram Sabha. If there is more than 
one Gram Sabha in a Panchayat, each Gram Sabha shall have its own office in its village , such as 
public building , Samaj Mandir , School or any place where public have easy access, and in the case 
that no such place is available the house of an ordinary person : 

Provided that no rent shall be paid in any form for such office . 

7. Gram Sabha meetings to be in public in the Scheduled Area : ( 1) Every meeting or 
proceeding of the Gram Sabha shall be conducted in public . 

( 2 ) Even if a meeting of the Gram Sabha is to be held in a closed building, there shall not be 
any provision of closing the doors or prohibiting entry . 

Method of taking decisions : ( 1) As far as possible , the working of the Gram Sabha shall 
be done with consensus. 

( 2 ) In case of non -consensus on any issue in a meeting , that matter shall be discussed in the 
next meeting to be held , as decided by the Gram Sabha as per provision . 

( 3 ) If there is no consensus in the second meeting also , a decision shall be taken on the basis 
of a majority, in that meeting. 

9 . Proceedings of meeting of Gram Sabha : ( 1) After election and in every financial year, 
the First Gram Sabha shall be held under the Chairpersonship of the Sarpanch . In his absence , 
Upa - Sarpanch , and in absence of both Sarpanch and Upa - Sarpanch , a Panchayat member of the 
Scheduled Tribe shall be elected as a Chairperson by the Gram Sabha . No Sarpanch or Upa 
Sarpanch or a member of Panchayat shall be eligible to act as Chairperson of the Gram Sabha , 
except on the occasion mentioned above : 

Provided that in villages where the population of Scheduled Tribes is less than ten per cent ., 
a Chairperson may be selected from among persons who do not belong to the Scheduled Tribes. 

( 2 ) For the meetings of the Gram Sabha, other than the meetings mentioned in sub - rule ( 1 ) 
of this rule , the selection of the Chairperson shall be made with consensus to the extent possible . 
In case there is no consensus, it shall be by majority vote . The Chairperson shall be the person , 
who belongs to the Scheduled Tribes only . 

(3 ) The quorum of the meeting of the Gram Sabha shall be twenty -five per cent. of the total 
members or one hundred , whichever is lower . 

( 4 ) In the absence of quorum , the meeting shall be adjourned . The quorum shall be necessary 
even in the meeting convened after adjournment . 

(5 ) A detailed statement of the complete record of income and expenditure of the last month , 
muster roll of workers, sale and purchase shall be produced in the meeting of the Gram Sabha by 
the Secretary . 

(6 ) While concluding the meeting, a brief statement of the decisions taken in the Gram Sabha 
shall be prepared by the Secretary . That statement shall be read out in the meeting . After a 
consensus upon the correctness of the statement, the Chairperson , Secretary and writer shall 
sign . 

10. Standing Committees of Gram Sabha in the Scheduled Area :-(1) The Gram Sabha may 
constitute Standing Committees such as the Peace Committee , Justice Committee , Resource 
Planning and Management Committee , Intoxication Control Committee , Debt Control Committee, 
Market Committee, Sabha Kosh Committee and other Committees as deemed appropriate by the 
Gram Sabha in order to fulfil its responsibilities regarding various aspects of the working of the 
village . Besides , temporary and ad - hoc Committees may be constituted as per requirement. These 
committees shall be answerable to both Panchayat and Gram Sabha. 
भाग चार ब -३ अ 


po 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८ , शके १९ ३७ 


(2 ) Themembers of the Standing Committees shall be selected in the Gram Sabha meeting 
amongst the members present . The selection of such member shall be depends upon the nature of 
work and requirement of the Gram Sabha . The Gram Sabha shall decide total numbers of members 
and representation to women and other section in the society . The tenure of such Standing 
Committee shall be two years : 

Provided that, not less than half of the members of any Standing Committee shall be women . 

( 3 ) The Chairperson of the Standing Committee shall be nominated by the Gram Sabha from 
amongst the members of the Standing Committee concerned . 

( 4 ) The Secretary of the Standing Committee shall be selected by the Gram Sabha . The Gram 
Sabha may , in consultation with the concerned Administrative Departments also nominate any 
officials to work for the Standing Committee within the jurisdiction of village , as a non -voting 
member and he shall assist the Standing Committee in its functioning. 

( 5 ) The responsibility to implement the decisions taken by the Gram Sabha on various subjects 
shall be the concerned Standing Committee . 

11. Procedure of Standing Committees of Gram Sabha: - The procedure of the Standing 
Committees of the Gram Sabha shall be as follows, namely : 

( 1) Meetings of all Standing Committees including Panchayat shall be in open . 

(2 ) Notice of every meeting of the Standing Committee , specifying the date , time and 
place thereof and business to be transacted shall be given by the Secretary of the Standing 
Committee at least three days in advance . 

(3 ) The quorum for meeting of the Standing Committee shall be one -half , including the 
Chairperson . 

(4 ) A member of the Gram Sabha may attend any meeting of the Standing Committee. 
Hemay ask any question on the topic during discussion with the permission of the 
Chairperson : 

Provided that such member shall not have right to vote. 
(5 ) All the decisions of the Standing Committees shall be taken as per the procedure of 
the Gram Sabha . 

(6 ) The gist of the important decisions taken in the meetings of the Standing Committees 
shall be recorded in the proceeding book and minutes of such meeting shall be signed by the 
Chairperson and Secretary . 

( 7 ) All decisions of the Standing Committees and other records shall be placed before 
the next immediate Gram Sabha of the village . 

12. Objection against by Gram Sabha : - ( 1) All the records of the Panchayat and Gram 
Sabha shall be open to all villagers . It shall be made available for inspection , scrutiny to the 
authority designated by the Panchayat Samitis, Zilla Parishads and Government. 

(2 ) Any objection made about any decision taken by the Gram Sabha , may be raised by the 
objector in general meeting of the Gram Sabha for reconsideration . 

( 3 ) If the objector or any other person is of the opinion that an observer is necessary to assist 
the Gram Sabha for resolving the objection , he may make a request to the Block Development 
Officer to depute an observer to attend the Gram Sabha meeting. 

(4 ) If the Block Development Officer is satisfied about the need for an observer , he may depute 
not below the rank of Extension Officer an observer for the meeting of the Gram Sabha under 
intimation to the objector . 

(5 ) The observer so appointed shall facilitate the redressal of the grievance of the objector . 

(6 ) If the issue is not resolved , the objector or observer may refer the issue to the Chief 
Executive Officer of the Zilla Parishad who shall enquire into the issue and issue necessary 
instructions. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १९ ३७ 


२१ 


13. Joint meetings of Gram Sabhas in the Scheduled Area.- ( 1) Every Gram Sabha shall 
be competent to execute its functions in its jurisdiction : 

Provided that, in matters in which working with other Gram Sabhas is required , a joint 
meeting of all Gram Sabhas falling under the jurisdiction of the Panchayat shall be conducted. 

( 2 ) The joint meeting of the Gram Sabhas shall be conducted as per the provisions applicable 
to the Gram Sabha as if the Gram Sabhas concerned is a single entity . 

( 3 ) The joint meeting shall be chaired by the person elected by consensus as far as possible . 

(4 ) In the joint meeting, attendance of a minimum of twenty -five per cent., members from 
each Gram Sabha or one hundred members from each Gram Sabha , whichever is lower, shall be 
mandatory . In case there is no quorum , the date of next meeting shall be finalized on the same 
day and the same shall be sent to all Gram Sabhas . 
(5 ) The decision making process shall be the same as in the case of a single Gram Sabha . 

CHAPTER III 

GRAM SABHA ACCOUNTS 
14 . Gram Sabha Kosh in the Scheduled Area : - ( 1 ) The Gram Sabha shall maintain a Gram 
Sabha Kosh . 

( 2) Kosh shall consist of the contribution received in any form including voluntary 
contributions of cash and goods, and the amount received from minor forest produce , minor 
minerals , etc., and surcharges imposed on the consumption of the resources and fines levied by 
the Gram Sabha. It may also include transfers under any devolution scheme, as may be decides 
by the Government. 

( 3 ) The Kosh shall be under the control of Gram Sabha . The Gram Sabha shall have the 
complete rights of its usage as per resolutions of the Gram Sabha . 

( 4 ) The Kosh shall be operated by a Gram Sabha Kosh Committee comprising of the Secretary 
of Panchayat and another two members nominated with consensus or elected by the Gram Sabha . 
At least one member out of these two members shall be a woman . All accounts shall be audited 
and presented before the Gram Sabha for information and final approval. 

15. Accounts to be maintained : ( 1 ) The accounts of the Gram Sabha Kosh shall be 
maintained in a register by a member of the Gram Sabha Kosh Committee . 

(2 ) The receipts and expenditure statement of the Gram Sabha Kosh shall be produced in 
the next meeting of Gram Sabha. 

16. Gram Sabhawise accounts: — Every Gram Sabha shall keep a separate account of receipt 
and expenditures which shall be certified by the concerned Gram Sabha . Account of Gram Sabha 
Kosh and Panchayat shall be subject to audit by the Panchayat Samiti, Zilla Parishad and Local 
Fund Authority : 

Provided that the Rural Development and Water Conservation Department shall endeavor 
to provide accounting instructions, training , and provision for electronic maintenance of records 
of the Gram Sabha Kosh within one year of the rules being published to ensure transparency and 
accountability . 

CHAPTER IV 
PEACE , SECURITY AND DISPUTE RESOLUTION 
17. Role of Gram Sabha in maintaining peace , security and dispute resolution in the 
Scheduled Area.- ( 1 ) In keeping with community traditions and the spirit of the relevant laws 
and rules made thereunder, it shall be the fundamental duty of the Gram Sabha to maintain peace, 
security and order in its area . 
( 2 ) The Gram Sabha is competent for the following action and works in its region to , 

( i) maintain a peaceful atmosphere ; 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १९ ३७ 


( ii ) Safeguard the self-respect and maintain the freedom of expression of every citizen ; 
( iii ) Counter the vices of anti-social elements including indecent behavior with women , 

fighting or quarrelling in public place , etc. 
(iv ) Resolve disputes. 
18. Peace Committee : ( 1 ) The Gram Sabha may constitute a Peace Committee . The 
Peace Committee shall have at least thirty three per cent . women , and a minimum fifty per 
cent . Scheduled Tribes . 

( 2) The Peace Committee shall maintain a healthy relationship with the neighbouring 
villages, and to ensure that in matters of common interest and inter dependence of neighbouring 
villages, any action taken shall be based on consultation with the neighbouring villages. 
( 3 ) The Gram Sabha may empower the Peace Committee to , 

(i) inquire into incidents that vitiate peace of the village and report to Gram Sabha 
for a decision ; 

(ii) Counsel those breaking peace and arbitrate ; 

( iii) Take immediate action where necessary , and subsequently report to the Gram 
Sabha ; 

(iv ) With the approval of the Gram Sabha make a report or request to the Sub -Divisional 
Magistrate or police officer for suitable action . 

19. Role of Police. If the police receives information regarding any crime, after the report 
is registered in the police station , a copy of the same shall be sent for information to the Gram 
Sabha and the Peace Committee in all cases. 

CHAPTER V 
MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES , AGRICULTURE AND LAND 

20 . Gram Sabha to safeguard natural resources in the Scheduled Area.- ( 1 ) The Gram 
Sabha is competent to safeguard and preserve the natural resources located in its area as well as 
those over which it enjoys traditional rights including water , forest, land and minerals as per 
local tradition and the spirit of the laws of the Central and State Governments. To fulfil this role , 
the Gram Sabha may play active role in their management . 
( 2 ) The Gram Sabha shall ensure that resources are utilized in such a way that, 

(i ) Livelhold means are sustained ; 
( ii ) inequality amongst the peoples does not increase ; 
(iii ) resources are not confined to a few people ; 

(iv ) there is full utilization of local resources, in keeping with sustainability . 
( 3 ) Though as per the prevalent rules, individual rights over natural and other resources 
shall be suitably honoured , their management shall be done keeping in view the inherent spirit 
of the community legacy . 

21. Resource Planning and Management Committee.— ( 1 ) There shall be a standing Resource 
Planning and Management Committee of the Gram Sabha. Representatives of all the concerned 
Departments shall function as advisors to the Resource Planning and Management Committee 
and attend its meetings . 

(2 ) The Resource Planning and Management Committee shall chalk out a plan for the sustainable 
use of resources vested with the Gram Sabha within the territory of the village and those in the 
surrounding and shall advise and co -operate with the Gram Sabha members to make use of them 
accordingly . 

( 3 ) The Resource Planning and Management Committee shall consider all the aspects, 
including difference of opinion or dispute about the management and use of the resources. The 
Gram Sabha may authorize the Resource Planning and Management Committee to resolve such 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८ , शके १९ ३७ 


२३ 


disputes . If the Resource Planning and Management Committee is not able to resolve the same, 
it shall be considered in the meetings of the Gram Sabha. The decision of the Gram Sabha shall 
be final. 

(4 ) The Resource Planning and Management Committee may constitute sub -committees on 
specific issues such as farming , minor minerals, etc., to assist it in its functions . 

22 . Gram Sabha to plan for farming . — ( 1) The Gram Sabha shall be competent to plan and 
take action about the farming of its village in such a way to make farming economically viable for 
the farmer . 
(2 ) The decisions of the Gram Sabha , inter -alia , may include the following major points, 

(a ) To prevent soil erosion ; 
(6 ) To regulate grazing in order to protect crops and enhance the capacity of meadows; 
(c ) To accumulate rain water , use it for farming and provide for its distribution ; 

(d ) With mutual co -operation or otherwise, to ensure provision of seeds , manure, etc. 
as well as knowledge sharing ; 

(e ) To promote on organic manures, fertilizers and insecticides . 
23. Land Management in the Scheduled Area.— (1 ) The Gram Sabha shall review the records 
of the entire land of the village in the meetings of the Gram Sabha to ensure that the farmer s 
names are correctly recorded and records are properly maintained . 

(2 ) All matters regarding mortgage of land to institutional and non - institutional creditors 
shall be put up before the Gram Sabha for information . 

24. Prevention of land alienation in the Scheduled Area : — ( 1) The Gram Sabha shall ensure 
that no land belonging to Scheduled Tribes is unlawfully transferred to non - Scheduled Tribe 
persons. 

(2 ) The Gram Sabha shall be competent to enquire into any land transactions, or authorize 
the Peace Committee to do so , on the basis of complaints or suo -motto . 

( 3 ) The Peace Committee shall place its findings before the Gram Sabha . 

(4 ) If the Gram Sabha is of the opinion that attempts are being made to alienate lands 
belonging to Scheduled Tribes unlawfully, it may issue instructions to prohibit the transaction . 

(5 ) The Gram Sabha may undertake the following activities with respect to the land record 
of the village , 

(a ) prepare a list of land holding containing the details of extent of land held and names 
of the khatedars along with enjoyers ; 

(6 ) verify the veracity of social status claims of all the khatedars as to whether the 
khatedar is a genuine Scheduled Tribe ; 

(c ) verify as to whether the land is purchased in the name of a tribal and enjoyed by a 
non -tribal; 

( d ) visit the field if desired and physically verify as to whether the land are cultivated 
by the tribal or by the non -tribal taken on lease , mortgage , etc.; 

(e ) approve the list of beneficiaries for assignment of Government land ; 

(f) in all cases mentioned at (a ) to (e ) above , if Gram Sabha after thorough investigation 
is satisfied that certain occupation of land is in violation of the provisions of the Maharashtra 
Land Revenue Code, 1966 (Mah . XLI of 1966 ) or rules made there under , as amended from 
time to time, the Gram Sabha shall pass resolution mentioning the details of violation . After 
receipt of this resolution , the competent authority shall initiate consequential action . 

(6 ) If there are conflicting claim in respect of the possession of lands, the Gram Sabha shall 
convene a meeting and call for evidence in support of such claims from the concerned to pass 
appropriate resolution . The Gram Sabha shall also convene a meeting on receipt of any complaint 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८ , शके १९ ३७ 


on alienation of land in favour of non - tribal or suo -motto pass appropriate resolution and shall 
forward the same to the competent authority to take necessary action to restore the land to the 
Scheduled Tribe owner . 

(7 ) Any person aggrieved by the resolution of Gram Sabha may within a period of sixty days 
from the date of resolution , file a petition to the competent authority . 

( 8 ) The competent authority may either allow or reject or refer the petition to the Gram 
Sabha for consideration . 

(9 ) After receipt of such reference, the Gram Sabha shall meet within a period of thirty days , 
hear the petition , pass resolution on that reference and forward the same to the competent 
authority . 

( 10 ) The concerned competent authority shall consider resolution of the Gram Sabha and 
pass appropriate order , either accepting or rejecting the petition . 

( 11) The competent authority shall invariably implead the Gram Sabha through the Secretary 
concerned for their considered opinion in every case of land alienation involved tribal and non 
tribal and the opinion of the Gram Sabha shall be duly examined . This shall also be the case when 
the proceedings initiated by the competent authority takes cognizance suo -motto or on individual 
complaints, to prevent land alienation from tribal to non -tribal or restore land to a tribal. 

( 12 ) The competent authority shall furnish the copies of the relevant Judgment to the Gram 
Sabha in every case . 

25. Restoration of alienated land . — ( 1) If the Gram Sabha finds that any person other than 
a member of the Scheduled Tribe, is in possession of any land belonging to a Scheduled Tribe , 
without any lawful authority , the Gram Sabha shall pass a resolution to restore the possession 
of such land to that person to whom it originally belonged and if that person is dead , to his legal 
heirs . The decision of the Gram Sabha shall be conveyed to the competent authority who shall 
make a brief enquiry to verify the resolution and restore the land . 

( 2 ) In case the competent authority is of the considered opinion that the resolution is not 
lawful, he shall in writing refer the resolution to the Gram Sabha for reconsideration with his 
observations. 

( 3 ) In case the Gram Sabha maintains its decision with reasons recorded and evidence 
adduced in writing , the competent authority shall hold detailed enquiry in which one of the 
impleaded parties shall be the Gram Sabha, and give a final decision . 

26 . Consultation before land acquisition.— ( 1 ) When the Government considers to acquire 
land in the Scheduled Area under the provisions of any Act , is in the force , the Government or 
the concerned land acquiring authority shall submit to the Gram Sabha , the following written 
information along with the proposal, namely : 

(i) The complete outline of the proposed project including the possible impact of the 
project on natural resources and people residing near it; 

( ii ) Details of the proposed land acquisition ; 
( iii ) New people likely to settle in the village and possible impact on the area and society , 

and the proposed participation , amount of compensation , job opportunities for the 
people of the village , etc.; 

( iv ) Rehabilitation plan . 
(2 ) After getting complete information , the concerned Gram Sabhas shall be competent to 
call the representatives of the concerned authorities and the Government to discuss with them 
either individually or collectively . It shall be mandatory for all such persons summoned to furnish 
point -wise clear and correct information . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८ , शके १९ ३७ 


२५ 


( 3 ) The Gram Sabha after considering all the facts , shall make a recommendation regarding 
the proposed land acquisition and rehabilitation plan of persons displaced . 

(4 ) The recommendation of the Gram Sabha shall be considered by the Collector . 

(5 ) In case the Collector is not in agreement with the recommendations of the Gram Sabha , 
he shall sent the case again to the Gram Sabha for reconsideration . 

(6 ) If after a second consultation , the Collector passes an order against the recommendations 
of the Gram Sabha , he shall record the reasons for doing so in writing and it shall sent to Gram 
Sabha for information . 

(7 ) In case of big projects , all the Gram Sabhas, which are affected by such projects shall be 
consulted . 

27. Rehabilitation of project affected persons in the Scheduled Area.— ( 1) The concerned 
land acquiring agency shall put all the details of rehabilitation before the Gram Sabha . All queries 
and replies given by authority shall be recorded in the minutes of the Gram Sabha . 

(2 ) If the Gram Sabha decides by a majority that the works like providing amenities shall be 
done through Panchayat. Works which requires technical skill may be done by the concerned 
Department or the Panchayat at the appropriate level . 

28. Planning and management of water resources: ( 1 ) Management of use of water 
resources shall be made in such way that these are kept intact for future generations, and all the 
villagers have equal rights over these resources . 

( 2 ) Minor water bodies within a Panchayat shall be managed by the Panchayat, those 
extending to more than one Panchayat by the Panchayat Samiti, and those extending to more 
than one Panchayat Samiti by the Zilla Parishad . 

( 3) The Panchayat or Panchayat Samiti or Zilla Parishad , as the case may be , after consulting 
with the concerned Gram Sabhas or Panchayat Samitis, keeping in view of their traditions and 
the spirit of prevalent laws, shall regulate the use of available water in the village for various 
purposes and also decide about the priority of use . 

29. Management of irrigation : — (1) The Panchayat or Panchayat Samiti or Zilla Parishad , 
as the case may be , shall regulate the use of water for irrigation after taking the advice of the 
concerned Resource Planning and Management Committees . 

( 2 ) The use of water for irrigation shall be such that equitable access is allowed to all . 

30. Management of minor water bodies. — ( 1) The Panchayat or Panchayat Samiti or Zilla 
Parishad , as the case may be , shall make arrangements for the irrigation and other purposes, in 
consultation with concerned Resource Planning and Management Committees and concerned 
Departments. 

(2 ) All persons shall have equitable rights to fishing as per convention in the water resources 
located within the territory of the village . 

( 3 ) Keeping in view the local traditions the Panchayat shall impose necessary conditions 
regarding any aspect of fishing to ensure that any individuals or a group of persons do not increase 
their jurisdiction in an unjust manner and also to ensure the sustained availability of the fish . 

31. Management of other community assets.- ( 1) The management of the assets which are 
used commonly by the community traditionally shall be done by the Gram Sabha . 

(2 ) Community assets shall be recorded in the register and verified it annually so that their 
ownership , use , purpose is not changed and they are not encroached upon . 

(3 ) Any new community assets created through donation , shramadan , aid shall be recorded 
immediately in the register. 

(4 ) Use of community assets shall be done as per decision of the community through Gram 
Sabha . 
भाग चार ब -४ 


P & 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १९३७ 


CHAPTER VI 
MINES AND MINERALS 


32. Power of Gram Sabha to plan for minor minerals in the Scheduled Area : - ( 1) The Gram 
Sabha is competent to plan and control the excavation and use of all the minor minerals including 
soil, stones , sands , etc. , which is to be found in its area . 

( 2 ) The villagers may use minor minerals for their individual needs as per the traditional 
practice : 

Provided that , the permission of the Gram Sabha shall be mandatory for use of such minerals . 

( 3 ) The concerned Government Department shall award mining lease or make auction of 
minor minerals only after consultation with the Gram Sabha. 

( 4 ) The Gram Sabha may suggest conditions for protecting the environment, employment, 
etc. , in the leases of minor minerals . 

( 5 ) In villages having commercial feasibility of minor mineral production , before permitting 
the minor minerals to be used commercially , it shall be the responsibility of the concerned Mineral 
Department to obtain the prior sanction of the Gram Sabha . The concerned officer of the Mineral 
Department shall provide complete information to the Gram Sabha in this regard . 

( 6 ) The concerned Mining Department shall give all details of lease and auction to the Gram 
Sabha. The Gram Sabha shall have right to stop any illegal activity . The concerned Mining 
Department shall look into complaints made by the Gram Sabha and shall inform to the Gram 
Sabha about the action taken by it. 

( 7) The Gram Sabha shall forward its approval or rejection by passing an appropriate solution 
within four weeks . 
(8 ) The decision of the Gram Sabha shall be final and binding : 

Provided that the provisions of this rule shall be applicable to non -forest area only . 
33. Grant of permission for exploitation of minor minerals by auction.— If any permission is 
given by any Government Department for the exploitation of minor minerals , it shall be mandatory 
for the said Government Department to obtain the necessary concurrence from the Gram Sabha . 

CHAPTER VII 

MANPOWER 
Gram Sabha to plan for labour force in the Scheduled Area : ( 1) The Gram Sabha is 
competent to undertake activities in order to ensure that there is full utilization of the village 
labour force by preparing a work plan under various schemes of the Central and State Government 
and executing them either by itself or through the Panchayat. 

(2 ) The Gram Sabha may take any action which encourages co-operation among the peoples, 
sharing each other s knowledge , work , etc. 
35 . Workers taken outside the village : 

( 1) It shall be mandatory for all persons taking 
workers outside the village for jobs to provide complete information to the Gram Sabha about the 
written or oral agreement specifying nature and conditions of work , and obtain its permission 
before taking any workers outside the village . 

( 2 ) Only after getting the permission of the Gram Sabha as per the procedure mentioned 
above, it shall be possible to engage the people out for work . 

( 3 ) Apart from the establishments of the Government or organized sector , it shall be 
mandatory for mangers of private or unorganized sector to keep the Gram Sabha concerned 
informed , from time to time, about the well-being of the womenfolk . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १९ ३७ 


२७ 


CHAPTER VIII 

INTOXICATION CONTROL 
36. Regulation of intoxicants in the Scheduled Area : The Gram Sabha shall be competent 
to have full control over all the aspects related to any type of intoxicant in its jurisdiction , that is 
to say , the Gram Sabha may , 

( a ) completely stop the relaxation of allowing tribal to manufacture local liquor for their 

own use or impose any type of ban on its production , sale , distribution , consumption 

or storage in the village ; 
(6 ) give instructions to stop the sale of any type of intoxicant from a shop or in any other 


manner : 


Provided that these instructions shall come into force immediately or after 

expiration of contract; 
(c ) impose a ban on any type of intoxicant for bringing or taking it outside the village 

territory ; 
(d ) prohibit or impose a limit on the storage of intoxicants at any place ; 
(e ) completely stop the use of liquor or other intoxicants in its village territory and impose 

any restriction ; 
(f) prohibit the sale of Mahua , Jaggrey , etc., which are used in making of liquor within 

the territory of the village or in the market ; 
(g ) regulate the use of Taadi, or any local intoxicant by issuing suitable instructions. 
37. Intoxication Control Committee : ( 1 ) The Gram Sabha may constitute an Intoxication 
Control Committee to inquire into complaints related to intoxicants , and also either on the basis 
of complains or suo -motto, make suitable suggestions regarding the control of intoxicants for the 
benefit of the people . 

( 2 ) At least half of the members of the Intoxication Control Committee shall be women . 
( 3 ) The responsibilities of the Intoxication Control Committee shall include , - 

(a ) to ensure that the factories manufacturing any type of intoxicants adhere to all the 
conditions mentioned in the license and in case of any infringements, report to the competent 
authorities ; 

(b ) to ask the owner of the concerned factory to present all matters related to the welfare 
of the people including manufacture of liquor , its distribution system , environmental impact , 
etc. before the Gram Sabha . 

( 4 ) The Gram Sabha may take advice and help from the concerned Excise Department for 
the smooth functioning of the Intoxication Control Committee . 

38. Instructions by Gram Sabha to manufactures of intoxicants: - The Gram Sabha may give 
appropriate instructions to the owner of any factory manufacturing intoxicants on matters related 
to the welfare of people , and also make a request to the concerned Excise Department or Collector 
to intervene if it considers necessary . 

39. Opening a new factory or shop in the Scheduled Area : — ( 1) Without concurrence of the 
Gram Sabha , no new factory for manufacturing liquor or other intoxicants shall be established . 

( 2 ) All proposals to construct a factory to manufacture liquor or other intoxicants or to open 
a new shop for the sale of liquor in the jurisdiction of the Gram Sabha , either by the Government 
or any other agency , shall be required to be presented before the Gram Sabha . 

(3 ) Only tribal or group of tribals, who are inhabitants of the village shall be eligible to apply 
for opening new shop or new factory in the Scheduled Areas. 

( 4 ) The decision of the Gram Sabha shall be final. 

(5 ) In case the Gram Sabha remains undecided on the issue or if the proposal is not 
considered , then that proposal shall be deemed to be unacceptable . 
भाग चार ब -४ अ 


२८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १९ ३७ 
(6 ) The Gram Sabha may pass the resolution to close down the liquor factory for pollution 
in the village area and the decision of the Gram Sabha will be mandatory on concerned factory 
and Government Authority . 

(7 ) In the absence of a complete quorum , the above-mentioned proposal shall not be considered 
in the meeting of the Gram Sabha . 

40 . Continuance of liquor shops : - ( 1 ) In order to continue a liquor shop for any year , a 
proposal shall have to be presented by the concerned Excise Department in the meetings of the 
Gram Sabha . 

( 2 ) A liquor shop may continue only if a resolution is passed in the Gram Sabha to allow 
continuing the sale of liquor . If Gram Sabha decide to close the liquor shop by passing resolution 
to that effect and the shop is not closed by the shopkeeper voluntarily , then the Intoxication 
Control Committee by its own discretion shall be competent to take appropriate action for closing 
the shop. 

( 3 ) If the majority women present in the Gram Sabha are of the opinion to close the shop 
then it shall be considered as opinion of the Gram Sabha . 

CHAPTER IX 

MINOR FOREST PRODUCE 
41. Management of minor forest produce in the Scheduled Area : ( 1 ) The management of 
all minor forest produce in the Scheduled Area shall vest to the Gram Sabha . 

(2 ) The Gram Sabha shall choose to carry out the right of ownership , access to collection , 
use , and disposal of minor forest produce through the Resource Planning and Monitoring 
Committee or any other committee formed by the Government for this purpose . 

( 3) The Resource Planning and Monitoring Committee shall prepare a management and 
conservation plan for all minor forest produce in order to sustainably and equitably manage such 
minor forest produce for the benefit of the entire Gram Sabha . 

( 4 ) For the purposes of the exercise of the Right to Minor Forest Produce by the Gram Sabha , 
the Resource Planning and Monitoring Committee shall have a forest official of the appropriate 
level as decided by the Government as an ex -officio member. Provided that such a member shall 
not have right to vote , as well as he shall not hold the post of Secretary of the Resource Planning 
and Monitoring Committee . 

( 5 ) Such member shall advise to the Resource Planning and Monitoring Committee , and the 
Gram Sabha about technical matters , such as the working plan , sustainable use of minor forest 
produce , appropriate silvicultural practices, etc. 

(6 ) The transit permits for access to minor forest produce shall be issued by the Resource 
Planning and Monitoring Committee in its meeting. 

The Resource Planning and Monitoring Committee shall put all decisions pertaining to the 
issue of transit permits , use of income from sale or produce or modification of management plans 
before the Gram Sabha for its approval. 

(7 ) It shall be the duty of the Resource Planning and Monitoring Committee to carry out the 
harvesting, tender , sale of produce , etc. in a transparent fashion . The Government may give 
instructions or issue directions to the Gram Sabha or Panchayat, from time to time, so as to ensure 
that the transparency and effectiveness , in the management of minor forest produce , in a manner 
which is not contrary to the provisions of the Act. 

( 8 ) The Gram Sabha may, if it so desires ask for the assistance of the concerned Forest 
Department to provide all possible help in chalking out plans for sustainable access to the minor 
forest produce, marketing and technicalknowledge for financial management and account keeping. 
This advice of the Forest Department shall be put before Gram Sabha for its consideration . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १९ ३७ 


२ ९ 


( 9 ) The Gram Sabha may , in case of limited quantity of a minor forest produce, make a cyclic 
arrangement for its collection and use by a few people such as resource less and economically 
weaker groups. 

( 10 ) The Gram Sabha is competent for strict compliance of rules in the exploitation of minor 
forest produce, including levying of penalties, and to ensure that collectors of minor forest produce 
do not commit any act which damages the forest . 

( 11) The State Government and the Panchayats at the appropriate level shall form schemes 
to give assistance , guidance and manpower for the purposes of training and handholding , value 
addition , and market linkages to the Gram Sabha , so that the minor forest produce manage 
smoothly . 

42 . Scheme for minor forest produce: — ( 1) For meeting of village requirements, such as 
grazing , making houses and ploughs, the Gram Sabha shall chalk out a minor forest scheme for 
the use of forest resources used traditionally by the people in consultation with the concerned 
Forest Officers . Under this scheme every person shall be able to use the resources after getting 
permission letter from the Resource Planning and Monitoring Committee . 

(2 ) The Gram Sabha may issue necessary directions in this regard , so as to ensure that the 
interest of the poor persons for their picking up of livelihood are protected . 

( 3 ) The Gram Sabha may chalk out suitable programs in consultation with concerned 
Departments to conserve the forest, improve the environment and enhance the employment at 
local level in their respective Scheduled Areas . 

(4 ) The Gram Sabha is competent to make any inquiry about the wood or forest produce , 
which passing through their areas. 

(5 ) If , on enquiry , there is a doubt of any illegal operation , then the Gram Sabha is competent 
to stop it on the spot immediately , and inform the same to the concerned authority for taking 
appropriate action . 

(6 ) The Panchayat, Development Committee or Standing Committee can take minor forest 
produce related activities ranging from collection to value addition and marketing with the 
approval of the Gram Sabha . 

( 7 ) Financial transactions in above activities shall be open to examination by the Gram Sabha 
or any authority empowered by the Government. 

CHAPTER X 

MANAGEMENT OF MARKETS 
43. Control over markets in the Scheduled Area : - The Gram Sabha is competent to approve , 
control and manage the markets within its territory , including to , 

(a ) make available water , sheds and other physical facilities with shopkeepers and 

consumers in the market ; 
(6 ) prohibit the inflow and sale of harmful objects in the market ; 
(c ) ensure that the weight , measurement and payment in the transactions are genuine 

and no exploitation is done in any form ; 
( d ) obtain and share information about the prices being charged ; 
(e) prohibit all unfair practices, including cheating and misinformation regarding prices, 

etc .; 
(f) prohibit gambling , betting , testing luck , cock -fighting , etc. in the market and its 

surrounding area ; 
(g ) advise Panchayat to impose tax on shopkeepers of the market except small vendors; 
(h ) decide who qualifies as a small vendor based on objective principles. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १९३७ 


CHAPTER XI 

MONEY LENDING 
44. Control over money lending transaction in the Scheduled Area . — ( 1) The Gram Sabha 
may constitute a Debt Control Committee from amongst its members . 

(2 ) This Committee may investigate instances of exploitative, usurious, illegal lending or 
advances by non -Governmental lenders , including licensed money -lenders . 

( 3 ) In case of any illegality , the Debt Control Committee shall sent its report, with 
recommendation to the appropriate authority for action . 

CHAPTER XII 
IDENTIFICATION OF BENEFICIARIES , APPROVAL OF PLANS , 

SUPERVISION , ETC. 
45. Gram Sabha to identify beneficiaries in the Scheduled Area : - (1 ) The Gram Sabha shall 
be competent to finalise guidelines and criteria for identification of beneficiaries on the basis of 
the socio - economic condition of the family for social and economic development programs from 
amongst the people of the village, in keeping uniformity with the Government scheme, instructions 
or directions. 

( 2 ) The concerned Department shall give all information to the Gram Sabha. After 
deliberation , the Gram Sabha shall finalise the list of beneficiaries . 

46. Approval of programs by Gram Sabha : - ( 1) It shall be mandatory for the Panchayat to 
obtain the approval of all the Gram Sabhas on plans and projects for the village . 

( 2 ) Before beginning any program or project in the village the Panchayat shall present it before 
the Gram Sabha for its approval. 

47. Compliance of decision of Gram Sabha by Departments and Panchayats in case of rule 
45 and 46 above: - While using its rights , if the Gram Sabha takes a decision which causes 
hindrance or there is possibility of hindrance in the official work of any concerned Department or 
officer , then action shall be taken as follows, namely : 

(a ) the representative of the concerned Department or officer shall postpone the action 
on the disputed matter and present his views to the Gram Sabha , with a request to reconsider 
its decision ; 

(b ) if the concerned Department is not satisfied with the decision of the Gram Sabha , 
thematter shall , within fifteen days from the date of decision be referred to the Chief Executive 
Officer of the Zilla Parishad , who shall decide it in the light of provisions of the Act. 

48. Certification of expenses : It shall be mandatory for the Panchayat to obtain a 
certification of utilization of all funds in Form A , from the Gram Sabha for works undertaken by 
it . 

49. Details regarding works to be given to Gram Sabha : — ( 1 ) The complete details of every 
work progress in the village shall be laid by all the concerned Departments , who working in that 
area , in the meetings of the Gram Sabha . 

( 2 ) If there is any objection pertaining to the quality of the work and the expenditure incurred , 
then the matter shall be placed before the Gram Sabha . TheGram Sabha shall examine the issue 
and give suggestions for its improvement. 

(3 ) On completion of any programme, the complete details thereof shall be produced before 
the next meeting of the Gram Sabha . 

50. Review of social sector: - ( 1) The Gram Sabha shall competent to review all social sector 
schemes as well as local institutions such as schools, hospitals, etc. , from time to time. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १९ ३७ 


३१ 


( 2 ) The Gram Sabha may constitute special Committees to assist in its reviews. 

( 3 ) The instructions given by the Gram Sabha for improving the implementation of social 
sector schemes of local institutions shall be considered appropriately by the concerned 
functionaries of the Departments . 

51. Social audit and monitoring of development activities: - The Gram Sabha may constitute 
Vigilance and Monitoring Committee . This Committee shall ensure that , 

(a ) information about work has been displayed at the work site and also at any public 

place in local language ; 
(6 ) progress and quality of work is maintained ; 

(c) payment to the worker are read out and given in public places . 
52 . State law to be in keeping with custom , social, religious and traditional management 
practices of community in the Scheduled Area : - ( 1) If a Gram Sabha is of the opinion that any 
provisions of the existing state law extended to the Scheduled Area are not in consonance with 
their custom , social and religious practices and traditional management practices of the community 
resources or any subject matter which is comes within the purview of the Scheduled Area , it may 
pass a resolution to that effect. 

( 2 ) Such resolution so passed shall be forwarded to the Chief Executive Officer of the Zilla 
Parishad by the Gram Sabha , who shall forward it to the Government with a copy to the Governor , 
in consonance with the requirement of the Fifth Schedule of the Constitution of India . 

( 3 ) The Government shall take necessary action on such Resolution and communicate it to 
the Gram Sabha . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . NARESH GITE , 


Deputy Secretary to Government . 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २-८, २०१५ / चैत्र १२-१८, शके १९ ३७ 


FORM— “ A ” 


( See Rule 48 ) 


UTILISATION CERTIFICATE 


Utilisation Certificates should be forwarded Grant-wise and Treasury -wise separately . 


Certificate that an amount of Rs. 


vides Vr No. 


towards Grant- in - Aid from 


dated 

under M.H. 
utilized for the purpose of 
sanction order No. 
sanctioning authority ) . 


Treasury was 
as mentioned in the 

(name of the 


dated 


of the 


Computer No. 


Signature of Controlling Officer 

(with rubber stamp) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


